तमहाराष्ट्र शासन राजपाका 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ४४] , शनिवार , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१४ : कार्तिक २४ , शके १९३६ 


किंमत ५ . 


स .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


परिशिष्ट- ६च 
जिल्हाधिकारी बीड यांचे कडून 
क . २०१४ / जीबी/ डेस्क - १/ एमयुएच दि . १५/ १२ / २०१४ 


मा . अवर सचिव, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र . रानिआ/ नाए - २०१४/ प्र. न .- / वा . ०६ 
दि. २१ /१०/ २०१४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगीक 
नगरी अधिनियम १९६५ (१९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४०) ( या पुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केलेला) , 
बालम १० ( १) खाली बीड जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्या प्रमाणे केज नगर पंचायत 
क्षेत्र जिावया प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याची आणि ज्या 
प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा राखन ठेवण्यात येतील 
ते प्रभाग अणि त्याच प्रमाणे महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 
महिलांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करण्याचे ठरवत आहेत . 


२) सदर अधिनियमांच्य कलम १० पोटकलम ( १ ) च्या परंतुकाप्रमाणे आवश्यक असल्यामुळे उक्त आदेशाचा मरान 
वादार केज नगर पंचायत क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत असून याव्दारे सूचना देण्यात . 
येतं की. उक्त आदेशाचा मसुदा तारीखर५/११/ २०१४ नंतर जिल्हाधिकारी बीड विचारात घेतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १५ नाव्हचर, २०१४ : कातिक २०१४ , शा . १९३६ भाग १- असाधारा 
उक्त आदेशाच्या मसुद्याय ज्या लोकांच्या काही हरकती असतील त्यांनी ज्या हरकती सकारण नगर परिषद प्रशासन 
शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड यथ जिल्हाधिकारी बीड यांच - नाने विचारारकर पयंत बिवा तत्पुवी 
कार्यालयीन दिवशी कार्यालयीन वेळेत लेखी सादर कराव्यात . उदत तारडे नंतर आलेल्या हरकती जिल्हाधिकारी 


आदेशाचा मसुदा 
ज्या अर्था, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ ( सन १९६५ चा 
महाराष्ट्र ४०) च्या कलम १ पोटकलम २ अन्वये मा. विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशीक संचालक आरगाबाद विभाग , 

औरंगाबाद यांनी त्यांचे कडील वा . २०१४ / नपान कक्ष - ४ / आस्था कावि दि. १५ / ०९ / २०१४ राजपत्र प्रसिध्दीकरण 
दि .१६/९/ २०१४ च्या अधिसुचने अन्वये त्यांनी केज नगर पंचायत बाबतीत खाली दर्शविल्या प्रमाणे निवडाववाच्या 
सभासदांची संख्या, अनुसुचीत जाती, अनुसूची जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा व महिलांसाठी ( अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती आण नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी ) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

१ . निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
२. अनुसुचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयांच्या जागांची संख्या 
अ) अनुसूचित जाती 


ब ) अनुसूचित जामाती 

क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
३ . महिलांसाठी ( अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
४. उपरोक्त झ .३ पैकी वरील बा. २ ( अ), ( दो छ ( क ) येथील जागा मध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरीकांचा मागासदर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालील प्रमाणे राहील. 
अ ) अनुसुचित जाती 
ब ) अनुसूचित जमाती 

क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
५ . महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अनुक्रमांक ३ समोरील नमुद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ अब, व का समोरील नमुद केलेल्या जागा ) 


महाराष्ट्र शासन राजापाया 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र .४५] 


मंगळवार , दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ : अग्रहायण ४ , शके १९३६ [किंमत ५ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 

जा . क्र . 2014/ सा . प्र ./ कक्ष- 4/ नपप्र/ आस्था- 2/ कावि 
विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद 
दिनांक :- 24 /11/ 2014 


विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांजकडून 

आदेश व अधिसूचना 


___ महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 
मा. राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/ नप- 2014/प्र. क्र .13/ का - 06 दिनांक 
19/ 11/ 2014 व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 9 ( 2) मधील 
तरतूदीस अनुसरून 2011 च्या जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) नांदेड जिल्हयातील भोकर नगरपरिषद क्षेत्रासाठी एकूण निवडून 
येणाऱ्या सदस्यांची संख्या सोबतच्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चीत करण्यात येत आहे . 

त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
यांच्या लोकसंख्येसह ) आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग साठी आरक्षीत 
सदस्य संख्या निश्चीत करण्यात येत आहे. 
या आदेशाप्रमाणे , खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे 

तक्ता 
न . प. चे | लहान लहान | निवडून राखून ठेवलेली सदस्य संख्या रकाना 5 पैकी स्त्रीयांसाठी राखून ठेवलेल्या 
नाव नागरी नागरी द्यावयाची 

जागांचीविभागणी 
क्षेत्राचे | क्षेत्राचा | सदस्य 

| नागरिकांचा सर्वसाधारण 
नाव | वर्ग 

मागासवर्ग 

जातीसाठी 


नागरिकांचा | 


अनुसुचित 


संख्या 


स्नीयांसाठी | अनुसुचित 

जातीसाठी 


अनुसुचित 
जमातीसाठी 


अनुसूचित 
जमातीसाठी मागासवर्ग 


10 


- 1 


11 , 


भोकर | भोकर 


क वर्ग 


1003 


01 


05 


02 


05 + 


औ . भाग १ अ ( असा )- १ 


HERTE Y 1947 , ou aldar , 2098 2179120 Y , FOT9930 
टिप :- * अनुसूचित जमातीचे एकच पद देय असल्याने ते महिलेकरिता राखीव होईल किंवा कसे ? हे सोडतीव्दारे 
ठरविण्यात येईल. जर हे 1 पद सोडतीमध्ये महिलेसाठी राखीव झाल्यास सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी 5 
TGSI 4 Teig Eldiei. 37T UT 19 41 10 45 HEGHICI Srica regici. 


स्वाक्षरीत 

(FGC JAGIE ) 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक 

नगरपरिषद प्रशासन, औरंगाव्याद 
No.2014 /GAD /Desk -4 /MUN /Est-2 /W5 
Office of the Div . Commissioner & Regional 
Director of Municipal Administration 
Aurangabad Div . Aurangabad 

Date :- 24 /11/2014 
BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL 

ADMINISTRATION AURANGABAD 


ORDER & NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCIL , NAGAR PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS 
ACT 1965 

With reference to the letter No.Sec/mc-2014 / cr - 13/ws-06 Dated 19 /11/ 2014 of 
State Election Commission , Maharashtra & section 9( 2 ) of The Maharashtra 
Municipal Council , Nagar Panchayats & Industrial Townships Act 1965, taking into 
consideration population figures of Census of India 2011 ( Including population of 
Scheduled castes, Scheduled tribes & other Backward classes of Citizen ), the number 
of elected councilors in respect of Bhokar Municipal Council area in Nanded District 
is being fixed as mentioned in the following table . 

Table 
Name of the Name of Class No. of Number of seats Reserved for Out of column (5) No. of seats Reserved 
Municipal 

for Women 
Council smaller Councilors 

Scheduled Scheduled 


Elected 


the 
Smaller 
Urban 
Area 


Worden 


General 


Urban 
Area 


Scheduled 
Casie 


Scheduled 
tribes 


castes 


Other 
Backward 
classes of 
Citizen 


Other 
Backward 
classes of 


11 


Bhokar Bhokar 

1910030105 
Note :- * Only one seat is reserved for Scheduled Tribes ,whether this seat is reserved for woman or not will 
be decided by draw . If this seat is reserved for woman then number of seats reserved for women in General 
category will be 4 instead of 5 Thus number of seats reserved for women will be 10 out of total 19 seats . 

Sd / 

(Sanjeev Jaiswal) 
Divisional Commissioner & Regional Director 

of Municipal Administration , Aurangabad 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुनित करुन प्रकाशित केले. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ४६] 


गुरुवार , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ : अग्रहायण ६ , शके १९३६ 


[किंमत ५ . ०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


परभणी शहर महानगर पालिका 
आयुक्त , महानगर पालिका यांजकडून 

महाराष्ट्र महानगरपालिका १९४९ चे कलम ४५७( ०२ ) 
परभणी शहर महानगरपालिका ( महापालिका सभा व समित्यांच्या सभांचे) कार्यसंचालन इत्यादी संबंधि " जादा " प्रारूप 

नियम , 
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ : - ... 
१ ) या नियमांना, परभणीशहर महानगरपालिकेच्या व समित्यांच्या सभांचे कार्यसंचालन विषयीचे " जादा 

"नियम २०१२ असे म्हणता येईल . 
ते शासकिय राजपत्रात अंतिमतः प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन अंमलात येतील. 
व्याख्या :- संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर - 
" अधिनियम"म्हणजे मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ ( सन १९४९ चा मुंबई 
अधिनियम क्रमांक ५९), 
" कलम " म्हणजे सदर अधिनियमाचे कलम , 
" आयुक्त म्हणजे कलम ३६ अन्वये नियुक्त करण्यात आलेला महानगरपालिकेचा आयुक्त त्यामध्ये 
कलम ३९ अन्वये नियुक्त केलेल्या हंगामी आयुक्ताचा समावेश होतो , 
" महापौर या संज्ञेत या नियमात " सभा अध्यक्ष" असा संबोधण्यात आलेल्या पीठासीन प्राधिक -याचा 
समावेश होतो. 
या नियमांमध्ये वापरण्यात आलेले पंरतु व्याख्या न करण्यात आलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना 
अधिनियमामध्ये नेमून देण्यात आलेले अर्थ असतील . 


BEEc 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


ELECREEBER20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६ , शके १९३६ भाग १- अ असाधारण 
सभेपूढील कामकाज आणि बाबींचा अनुक्रम : 
कामकाजाच्या बाबी नगर सचिव अनुक्रमे खाली दिल्या प्रमाणे ठरवतील . 
आधीच्या सर्वसाधारण सभेचा अथवा सभांचे कार्यवृतांत आणि आधीच्या सभेनंतर एखादी खास सभा 
झाली असल्यास तिचा कार्यवृतांत कायम करणे . 
सर्व निवडणूका, 
नेमणुका, 
प्रश्नोत्तरे, 
विनंती अर्ज, 
स्थायी समिती, परिवहन समिती आणि विशेष समित्यांचे ठराव, 
शिक्षण मंडळाकडुन आलेली पत्रे , 
आयुक्ताकडून आलेली पत्रे व कामकाज , 
शासनाकडुन किंवा शासकिय अधिका-यांकडून आलेली पत्रे, 
समित्या अथवा उपसमित्यांकडुन आलेले अहवाल /निवेदने , 
प्रस्तावाच्या सूचना , 
सकिर्ण, 
प्रस्तावांच्या सूचनेतून अथवा प्रस्तावांतून आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकण्याचा महापौरांचा अधिकार : 
प्रस्ताव सूचनेतील कोणताही मजकूर कोणाबद्यल बदनामी कारक किंवा प्रक्षोभक आहे, असे महापौर 
यांना वाटल्यास त्यांना तसे लिखाण/ मजकुर सूचनेतून गाळूण टाकता येईल आणि त्यांना उचित 
वाटले तर या कारणाकरिता ते कोणताही प्रस्ताव फेटाळू शकतील . जर अशा आक्षेपार्ह मजकुर हैन 
सभेच्या वेळी उपस्थित करण्यात आला तर सभा अध्यक्षांना, तो त्या वेळी सभेची संमती घेवून 
सभेच्या वृतातातून असा आक्षेपार्ह मजकुर वगळता येईल . 
सभेचे काम मराठीतून असणे : 
सभेचे सर्व काम मराठीतून चालेल. परंतू जर एखादा सदस्य प्रसंगी मराठीतून बोलण्यास असमर्थ 
असेल तर , सभाअध्यक्षांची परवानगीने त्याला इंग्रजीतून किंवा हिंदीतून बोलण्याची मुभा राहील . 
कार्यवृतांत वाचले आहे असे समजणे: 


परमणी शहर महानगर पालिका सभा कामकाजनियमावली 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६ , शके १९३६ 


१० . 


मागील सभेचे कार्यवृंतात जर ते कायम करण्यापुर्वी नगरसेवकांना वाटप करण्यात आले असेल तर 
ते सभेपुढे वाचण्यात आले असे समजण्यात येईल . 
कार्यवृंतात सुधारणा करणे: 
जर सभेला उपस्थित असलेल्या सदस्यांने आधीच्या सभेच्या कायम करावयाच्या कार्यवृतांतील , 
एखादा चुकीकडे किंवा त्रुटीकडे लक्ष वेधले तर , सभाअध्यक्षांना त्यांना योग्य वाटतील अशा सुधारणा 
केल्या जातील . 
स्थायी समितीचे ठराव : 
स्थायी समितीचे ठराव, स्थायी समितीचे अध्यक्ष त्यांची इच्छा असल्यास सभेपुढे मांडतील परंतू 
त्यांची तशी इच्छा नसल्यास किंवा अनुपस्थित असलयास ते ठराव स्थायी समितीच्या कोणत्याही 
उपस्थित सदस्य किंवा असा सदस्य समेत उपस्थित नसल्यास इतर कोणताही पालिका सदस्य 
सभेपुढे मांडेल . 
शिक्षण मंडळाचे ठराव : 
शिक्षण मंडळाकडुन आलेल्या पत्राच्या संबंधातील प्रस्ताव शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष , जर ते 
महानगरपालिकेचे सदस्य असतील तर आणि त्यांची इच्छा असेल तर त्यांनी , आणि जर त्यांची तशी 
इच्छा नसेल अथवा ते उपस्थित नसतील किंवा ते महानगरपालिकेचे सदस्य नसतील , तर उपस्थित 
असलेल्या शिक्षण मंडळाच्या कोणीही सदस्य आणि अशा सभासदांच्या अभावी दुस - या कोणत्याही 
सदस्यांने सभेपुढे मांडावे. 
प्रस्तावाची पुर्वसूचना दिली आहे, ते प्रस्ताव मांडण्याचा अधिकार असलेल्या सदसयांने मांडले नाही 
तर अशावेळीची कार्यपध्दती: 
जर एखादा प्रस्ताव त्या संबंधीची पूर्वसूचना देण्या - या महापालिका सदस्यांने किंवा त्यांच्या 
अनुमोदकाने अथवा सदर प्रस्ताव मांडण्याबाबतचे ज्याला लेखी अधिकार पत्र दिले आहे . या 
अधिकार पत्र सभापती जवळ त्यावेळी दिले पाहिजे अश्या सदस्यांने मांडला नाही तर सदरचा 
प्रस्ताव वगळला असल्याचे मानले जाईल . 
एखाद्या कामकाजाच्या बाबीस अग्रक्रम देणे : 
( १ ) सभेला हजर असलेल्या आणि मतदान करणा- या सदस्यांच्या बहुसंख्येच्या संमतीने 

सभाअध्यक्ष सभेपूढे असलेल्या कोणत्याही बाबीला किंवा बाबींना मग तिचा किंवा त्याचा 
कार्यसूचीतील अनुक्रमांक काहीही असला तरी अग्रक्रम देऊ शकतील . 
कार्यसूचीतील बाबीना अग्रक्रम देण्या विषयीचा कोणताही अर्ज नगर सचिव यांना २ पुर्ण 
दिवस आगोदर दिला असेल, आणि त्यांनी ती बाब त्यांनी सदस्यांना कळविली असेल अशा 
बाबीशिवाय कार्यसूचनेतील बाबींना अग्रक्रम देण्यासंबंधी प्रस्ताव सभेपूढे मताला टाकण्यात 
येणार नाही. 
कार्यसूचीवरिल कोणत्याही बाबीला अग्रक्रम मागण्याचा अर्जात , अग्रक्रम कोणत्या तारखेस 
मागण्यात येणार आहे, त्या तारखेचा स्पष्ट उल्लेख असावा. त्या दिवशी जर अग्रक्रम 
मागण्यात आले नाही तर त्याच बाबीला पुन्हा कोणत्या तारखेस अग्रक्रम मागणार ते नमूद 

करुन नवीन अर्ज करावा लागेल . 
कामाचेविषय एकत्रित करता येणे : 
सभाअध्यक्षाना उपस्थित सभासदापैकी बहूसंख्ये सदस्यांनी संमती दिल्यास कार्यसूचीवर त्या बाबीचा 
एकाच विषयावर असलेल्या दोन किंवा अधिक बाबीचा जर कार्यक्रम पत्रिकेवर तसा गट पाडला 
नसला तरी, गट करुन तो एक विषय म्हणुन विचारार्थ ठेवता येईल. तसेच त्यांना, जेव्हा एकाच 
विषयावर असलेल्या दोन किंवा अधिक परतू वेगवेगळया सभांच्या कार्यसूचीवर असलेल्या बाबी , 
सभेला उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्या बहुसंख्येच्या संमतीने एकत्रिी विषय समजुन तो ( या 
सभापैकी म्हणजे त्याच दिवशीच्या) कोणत्याही एका सभेच्या विचारार्थ व निर्णयार्थ ठेवता येतील . 
प्रस्तावाची विभागणी करता येणे.: 
सभाअध्यक्षांना सभेपुढे आलेला प्रस्ताव किंवा उपसूचना इतका गुंतागुंतीचा किंवा इतकी गुंतागुंतीची . 
आहे की त्यावर एकच प्रस्ताव समजून चर्चा केल्यास किंवा गोंधळ किंवा गैरसोय होईल असे वाटले 


११ . 


१२ . 


१३ . 


परभणी शहर महानगर पालिका सभा कामकाज नियमावली 


१४ . 


१५. 


१७ . 


१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६ , शके १९३६ भाग १- अ असाधारण 
तर, त्यांना त्या प्रस्तावाचे व उपसूचनेचे दोन किंवा अधिक वेगवेगळे विभाग पाडण्याचा अधिकार 
राहील. 
विभाग पाडलेला प्रस्ताव एकापेक्षा अधिक वेळा मांडण्याची किंवा त्याला अनुमोदन देण्याची गरज 
नसणे. : 
या नियमाप्रमाणे जर एखाद्या प्रस्तावाचे व उपसूचनेचे विभाग पाडण्यात आले असतील आणि 
सभाअध्यक्षानी त्या विरुध्द निर्णय घेतला नसेल तर सदरच्या प्रस्तावाचा व उपसूचनेचा दूसरे किंवा 
त्या पुढील विभाग वेगवेगळे मांडण्याची अथवा त्यांना अनुमोदन देण्याची गरज असणार नाही, परंतू 
अशा रितीने वेगवेगळे केलेले सभेपुढे सभाअध्यक्षांनी एकामागुन एक असे मताला टाकले पाहिजेत. 
भाषण वाचण्यास परवानगी : - - 
सभेला उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणा- या सदस्यांच्या बहूसंख्येने संमतीशिवाय सभेत 
भाषणे वाचून दाखविण्यास अनुमती मिळणार नाही. 
सदस्यांनी बोलण्यासाठी सदस्य उभे राहिले पाहिजे आणि सभाअध्यक्षानी विनंती केल्यास आसनावर 
बसले पाहिजे.: 
बोलण्यासाठी व भाषण करताना सदस्य उभे राहिले पाहिजे आणि सभा अध्यक्षांना उद्येशून भाषण 
केले, पाहिजे सभा अध्यक्षानी बसण्याची विनंती केल्यास सदस्य लगेच आपल्या आसनावर बसतील , 
भाषणाचा कालावधी: 
एखादा प्रस्ताव मांडणा- या सदस्याला दहा मिनिटापेक्षा जास्त वेळ बोलण्याची परवानगी देणे किंवा न 
देणे आणि उपसूचना मांडणा- या सदस्याला किंवा चर्चेत भाग घेणा - या सदस्याला पाच मिनिटापेक्षा 
जास्त बोलण्याची परवानगी किंवा न देणे , हे सभाअध्यक्षांच्या मर्जीवर राहिल . 
चर्चा बंदी : 
अर्थसंकल्पाच्या बाबी खेरीज इतर कोणत्याही बाबीवर चालू असलेले भाषण संपताच कोणत्याही 
सदस्याला चालू असलेली बाब " हा प्रश्न आता मतास टाकावे" असे म्हणुन चर्चेशिवाय मताला 
टाकण्याचा प्रस्ताव मांडता येईल आणि या प्रस्तावाला अनुमोदन मिळाल्यास , सभाअध्यक्षांना जर 
सभेच्या नियमाचा दुरपयोग होत आहे, अथवा अल्पसंख्य सदस्याच्या अधिकारावर त्यामुळे बाधा येत 
आहे असे वाटले नाही, तर त्वरीत मताला टाकण्यात येईल . प्रस्ताव मान्य झाल्यास ठराव मांडणा- या 
सदस्याला उत्तरादाखल भाषण करता येईल , व त्याला आपले भाषण पांच मिनिटात संपवावे लागेल . 
त्यानंतर ज्यावर चर्चा चालू आहे, तो प्रस्ताव किंवा उपसूचना या ताबडतोब मताला टाकण्यात 
येतील . 
अर्थसंकल्पावरिल सर्वसाधारण चर्चा: 
वार्षिक अर्थसंकल्पावरिल सर्वसाधारण चर्चा प्रतिवर्षी मार्च महिन्याच्या २० तारखेला किंवा त्वपुर्वी 
संपविण्यात येईल , मात्र अधिनियमाच्या कलम १९ अन्वये निश्चित करावयाच्या करासंबंधीची चर्चा 
दि . १५ फेब्रुवारी रोजी अथवा त्यापुर्वी समाप्त करण्यात येईल . 
एखाद्या प्रस्तावाच्या प्रस्तावकास व अनुमोदकास दोन वेळा आणि इतर सदस्यांना फक्त एकदाच 
बोलता येईल , परंतू सभाअध्यक्ष कोणत्याही सदस्यांना आपल्या वैयक्तीक स्पष्टीकरण्यास परवानगी 
देता येणे : 
सदस्यांना फक्त एकदाच बोलता येईल , परंतू एखादा महत्वाच्या प्रस्तावावरिल चर्चेच्या शेवटी 
प्रस्तावकाला किंवा तो नसल्यास अनुमोदकाला चर्चेच्या शेवटी उत्तर देता येईल आगोदर भाषण 
केलेल्या सदस्यांला, दुसरा सभासद प्रत्यक्ष बोलत असताना त्याने संधी दिली तर लगेच मध्ये, आणि 
त्यास तशी संधी मिळाली नाही, तर बोलणा- या सदस्यांचे भाषण संपल्यावर आपल्या आधीच्या 
भाषणातील एखादया महत्वाच्या भागासंबंधी एखादी चुकीची कल्पना दूर करण्याकरिता पुन्हा 
थोडक्यात बोलला येईल . . 
औचित्य प्रश्न ( हरकतीचे मुददे): - ( Point of order) 
सभा अध्यक्षांनी शक्यतो सभेची सुव्यवस्था अथवा कार्यपध्दती या संबंधी उपस्थित करण्यात आलेला 
सर्व औचित्य च्या प्रश्नावर शक्य तो संक्षेपत:(Summarily ) निर्णय दिला पाहिजे परतू या 
निर्णयाविरुध्द अपील करावयाचे झाल्यास ते अपील मूळ प्रस्तावाच्या स्वरुपात असेल आणि 


१९ . 


२१. 


परभणी शहर महानगर पालिका सभा कामकाज नियमावली 


- औरंगाबाद विभाग 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६, शके १९३६ 
अधिनियमांच्या अनुसूचि डी च्या प्रकरण क्र . दोन मधील नियम क्र .१ ( जे ) यातील तरतूदीप्रमाणे 

पुर्वसूचना द्यावी लागेल. 
२२ . ज्या सदस्या विरुध्द औचित्येचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे त्या सदस्याने आसनावर बसले 

पाहिजे, परंतू त्याला औचित्य प्रश्नावर बोलता येईल . 
जर एखाद्या सदस्याला नियमास अनुसरुन बोलणे/ वागणे इ . बाबत औचित्य प्रश्न उपस्थित करण्यात 
आला आहे . त्या सदस्याने सभा अध्यक्ष त्या प्रश्नावर निर्णय देई पर्यत आसनावर बसले पाहिजे , 
तथापी सभाअध्यक्ष अशा सदस्याला किंवा दुस- या कोणत्याही सदस्याला औचित्य प्रश्नावर बोलू देवू 
शकतील . 
प्रस्तावाची एक प्रत महापौरांकडे देणे : 
प्रत्येक प्रस्ताव अथवा सूचना मराठी भाषेत सुवाच्य अक्षरांत लिहिलेला पाहिजे अथवा छापलेला 
असला पाहिजे . प्रस्तावकाने तो ती वाचून दाखविला पाहिजे. त्याची इच्छा असल्यास प्रस्ताव 
मांडताना त्याने प्रस्तावाच्या व सूचनेच्या समर्थनात्मक असे भाषण करावे. त्या नंतर सदर प्रस्ताव वा 
सूचना महापौर अथवा सभाअध्यक्ष यांच्या जवळ दिला जाईल . कोणत्याही सदस्याने सदर प्रस्तावाला 
व सूचनेला अनुमोदक दिल्यास तो प्रस्ताव वा ती सूचना सभेपुढे चर्चेसाठी असल्याचे मानले जाईल . 
अनुमोदकास आपल्या भाषणाचा अधिकार राखून ठेवता येणे: 
अनुमोदक देणारा अनुमोदन देताना प्रस्तावाच्या व सूचनेच्या समर्थनात्मक भाषण करु शकेल . पंरतू 
त्याची तशी इच्छा असल्यास त्याला आपले भाषण पुढे चर्चेच्या पुढच्या एखादया टप्यासाठी राखून 
ठेवता येईल . 
कितीही उपसूचना मांडता येणे: 
एकदा प्रस्ताव मांडून त्या प्रस्तावास अनुमोदन मिळाल्याच्या नंतर कोणताही सदस्य त्यावर उपसूचना 
मांडू शकेल. उपसूचनेला अनुमोदक मिळाले पाहिजे नाहीतर तिचा विचार केला जाणार नाही . 
एकाच वेळी सभेपुढे अनेक उपसूचना मांडता येऊ शकते. 
सभेपूढे मांडण्यात आलेले प्रस्ताव अथवा उपसूचना अनुज्ञा घेवूनच परत घेता येणे: 
कोणत्याही नकारा आवाजाशिवाय आणि सभेच्या अनुमतीखेरीज सभेपुढील प्रस्ताव अथवा उपसूचना 
परत घेता येणार नाही.. . 
उपसूचना व प्रस्ताव या दोहोवरिल बोलता येणे: 
एकदा सदस्याने सभेपूढे असलेल्या मूळ प्रस्तावावर भाषण केले असेल तरी त्यामुळे त्या प्रस्तावावर 
आलेल्या उपसूचनेवर बोलण्याची त्याला मनाई नाही , मात्र असे करताना उपसूचनेत आलेल्या नवीन 
मुदयापुरतेच त्याला बोलता येईल . 
उपसूचना मताला टाकण्याची पध्दत: 
मुळ प्रस्तावार ज्या अनुक्रमाने उपसूचना मांडण्यात आल्या असतील त्यांच्या उलट क्रमाने त्या मताला 
टाकण्यात येईल . म्हणजे मूळ प्रस्तावा शेवटी उपसूचना मताला 
( एकमेकाविरुध्द ) टाकण्यात येतील आणि या दोहोमध्ये जी मान्य होईल तो मूळ प्रस्ताव समजला 
जाईल आणि जो शेवटून दुस - या असलेल्या उपसूचनेविरुध्द मताला टाकण्यात येईल आणि या 
पध्दतीने इतर उपसूचनेबाबत प्रक्रीया चालू राहील . 
अनुमती दिली असेल तेव्हाच स्थगन ( तहकूबी) प्रस्ताव सदस्याने आणता येणे:- . 
सभेचे त्या दिवसाचे कामकाज चालू होण्यापूर्वी कोणीही सदसयाने आणावयाच्या चर्चा अगर सभा 
तहकुबीचे कारण अगर परिस्थितीबाबत तोंडी अगर लेखी सूचना सभाअध्यक्षांना दिल्या खेरीज 
सदस्याला तहकूबी प्रस्ताव आणता येणार नाही . अशा 
त- हने सदस्यास सभा तहकुबीस परवानगी देताना सभाअध्यख त्यावर चर्चा करण्याची व निकाली 

काढण्याची वेळ ठरवून देतील . 
३०. चर्चा अगर सभा स्थगीत करण्याची सूचना मताला टाकणे: 

एखादया सदस्याने चर्चा अथवा सभा स्थगीत करावा असा प्रस्ताव मांडल्यास सभा अध्यक्ष सदस्याला 
त्या प्रस्तावाबदल आणखी भाषण करण्यास योग्य ती संधी देऊन तो , प्रस्ताव त्वरीत मताला 
टाकतील . 


२७. 


परभणी शहर महानगर पालिका सभा कामकाज नियमावली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण६, शके १९३६ भाग १- अ असाधारण 
नियम क्रमांक २९ . ला अनुसरुन जेव्हा एखादा सदस्य चर्चा तहकूबीचा अगर सभा तहकूबीचा 
प्रस्ताव मांडेल त्यावेळी सभाअध्यक्ष त्यांना योग्य वाटेल अश्या रितीने सदस्यांस प्रस्तावाच्या समर्थनात 
अथवा कारणे नमूद करण्यास योग्य ती संधी देतील व नंतर तहकूबी मतास टाकतील . 
स्थगितीच्या प्रस्तावाची मर्यादा: 
नियम क्रमांक ३० प्रमाणे चर्चा किंवा सभा स्थगित करण्याचा प्रस्ताव साधा 
( Simpliciter ) असावा . परंतू ती स्थगीती विशिष्ठ कालमर्यादेपर्यत जसे , महापालिका आयुक्त किंवा 
एखादी समिती यांचा एखादा अहवल येईपर्यत अश्या अवधीचा असू शकेल. असा प्रस्ताव जर दुसरी 
काही अट असल्यास तो प्रस्ताव नियम क्रमांक २५ अन्वये मांडण्यात आलेली उपसूचना आहे असे 
समजले जाईल . 
भाषण चालू असताना मध्येच स्थगन प्रस्ताव मांडता येणे : 
एखादया सदस्याचे भाषण चालू असताना चर्चे किंवा सभा स्थगीत करावी असा प्रस्ताव मांडता 
येणार नाही. 
स्थगिती करिता दुसरा प्रस्ताव : 
स्थगितीच्या पूर्वीच्या शेवटच्या प्रस्तावानंतर सभाअध्यक्षांना वाजवी वाटेल इतका अवधी उलटून 
गेल्याशिवाय चर्चाकिंवा सभेच्या स्थगितीचा प्रस्ताव मांडता येणार नाही. 
सदस्याचे भाषण चालू असताना देखील सभाअध्यक्षांना सभा स्थगित करता येणे : 
एखादया सदस्याचे प्रस्तावाचे भाषण चालू असतानाही सभाअध्यक्षांना, उचित वाटले तर बहूसंख्य 
सदस्यांच्या संमतीने सभा स्थगित करता येईल . 
कार्यसूचीवरील एखादा विषय वगळणे: 
एखादया सदस्याचे भाषण संपल्यावर , दुस - या कोणत्याही सदस्याला, सभा आता " पुढील 
कामकाजाचा विचार करेल " असा प्रस्ताव मांडता येईल आणि या प्रस्तावाला अनुमोदन मिळाले तर 
त्यावर चर्चा न करता तो मताला टाकण्यात येईल आणि तो मान्य झाला तर सभेपुढे जिचा विचार 
चालु होता ती बाब कार्यसूचीवरुन वगळण्यात आली असे मानण्यात येईल . 
लेखी मत मोजणी कशी घ्यावी आणि गणकांचे कार्य : 
ज्यावेळी लेखी मतमोजणी करण्यात येईल, त्यावेळीस सभाअध्यख, प्रस्तावाला अनुकूल असतील 
त्यांच्या आणि प्रतिकूल असतील त्यांचे असे दोन गट करण्यास सांगतील. सभागृहाच्या टोकाला 
असलेल्या दोन कोप -यात दोन मजे कायम ठेवण्यात यावीत आणी लेखी मत मोजणी मागणी 
करण्यात आल्याबरोबर नगर सचिव यांनी प्रत्येक मेजावर सदस्यांची यादी ठेवावी. सदस्यांनी येथून 
जावून आपल्या नावापुढे सभाअध्यक्षांनी नेमलेल्या गणकांच्या समक्ष आपल्या नांवाची अद्याक्षरे 
करावीत. मेजावर " होय " आणि " नाही" या लिखाणाचे फलक लावण्यात येतील . उपस्थित असलेल्या 
आणि मतदान करणा- या प्रत्येक सदस्यांचे मत गणक वर सांगीतल्याप्रमाणे घेतील आणि प्रस्तावाला 
अनुकूल व प्रतिकूल असलेल्या सदस्याची त्याच प्रमाणे तटस्थ राहणा- या सदस्यांची नांवे वृतांत 
पुस्तिकेत नोंदली जातील . समसमान मते पडली तर सभापती आपले निर्णायक मत देतील . 
ज्या प्रश्नांचा एकदा निकाल लागला आहे तो तीन महिन्यात उपस्थित न करणे : 
ज्या प्रश्नाचा निर्णय लागला आहे. त्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव निर्णयाच्या दिनांकापासन ३ 
महिन्यांच्या आंत उपस्थित करता येणारनाही. 
स्पष्टीकरण : अनुमोदक अभावी निष्फळ ठरलेला प्रस्ताव किंवा विधाम निकालात काढता गेला 
आहे असे मानले जाईल . 
एकदा मागे घेतलेला प्रस्ताव पुन्हा मांडता येणार नाही:- .. . 
एकदा मागे घेतलेला प्रस्ताव त्याच सभेत पुन्हा मांडता येणार नाही . 
प्रस्ताव किंवा उपसूचना यात बदल करण्याची मर्यादा: 
प्रस्ताव किंवा उपसूचना मांडून तिला अनुमोदन मिळाल्यानंतर नजरचुकीने किंवागळतीमुळे जर काही 
लेखणीकी चुक झाली आहे. असे आढळून आले तर ती चूक सभाअध्यक्षांच्या परवानगीने दूर करता 
येईल . मात्र तीत मौलीक असे बदल नियम क्रमांक २५ व ४० यातील तरतूदी अवलंबिल्याशिवाय 
करता येणार नाहीत. 
उपसूचना 


३७. 


३८. 


३९. 


४०. 


परभणी शहर महानगर पालिका सभा कामकाज नियमावली 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६ , शके १९३६ 


( ३ ) 


एखादा प्रस्ताव मांडला गेल्यानंतर आणि त्याला अनुमोदन मिळाल्यानंतर त्यावर कोणत्याही 
सदस्याला उपसूचना देता येईल . 
कोणतीही उपसूचना मुळ प्रस्तावाशी सुसंगत असली पाहिजे आणि ती त्या प्रस्तावात बदल 
सूचविणारे किंवा भर घालणारी अथवा त्यातील भाग वगळणारी 
असे असू शकेल तथापी कोणतीही उपसूचना सभेपूढे असलेल्या प्रस्तावाला सरळ नकार 
देणारी अथवा त्यास सभेस आधी अमान्य झालेल्या प्रस्तावाच्या किंवा उपसूचने सारखी असू 
कामा नये तथापी मूळ प्रस्तावाच जेव्हा नकारात्मक असा मांडला गेला असेल . त्यावेळी 
त्याला होकारात्मक उपसूचना मांडता येईल . 
सभेपुढे अनेक सूचना असू शकतील, परंतू कोणत्याही सदस्य एकाच प्रस्तावावर एकापेक्षा 
अधिक उपसूचना सूचवणार नाही किंवा त्यांना अनुमोदन देणार नाही आणि ज्या सदस्याने 
मूळ प्रस्ताव मांडला असेल किंवा अनुमोदक दिला असेल त्याला त्या प्रस्तावावर उपसूचना 
देता येणार नाही. 
ठराव मांडणा-याला, रितसर सूचवण्यात व अनुमोदक देण्यात आलेली सूचना वा आलेल्या 
उपसूचना स्वीकृत करता येतील. अश्या रितीने दुरुस्ती झालेला प्रस्ताव मग सभेपुढे 
असलेला मूळ प्रस्ताव समजण्यात येईल . 
भाषण करणा-यांची क्रमवारी सभाअध्यक्षाने ठरवावी . 
जर एकावेळी एकापेक्षा अनेम सदस्य सभेला उदेशुन भाषण करावयाना उठतील तर 
सभाअध्यक्ष ज्या सदस्याना कोणत्या क्रमांने बोलावे हे क्रम ठरवून देतील व त्यांचा निर्णय 
अंतीम राहील . 
स्थगित झालेली चर्चा: 
स्थगित झालेल्या चर्चेची पुन्हा सुरुवात होईल त्यावेळेस स्थगितीच्या लगेच पुर्वी जो सदस्य 
बोलत होता त्याला सुरवातीस किंवा पुढे केव्हाही आपले भाषण करता येईल . 
चर्चेलाकिंवा वादविवादाला अनुशा दिली जाणार नाही: 
अ ) नियम क्रमांक ११ अन्वये ज्या वेळी अग्रक्रम बाबत निर्णय घेण्यात येत असेल . 
ब ) नियम क्रमांक ७ अन्वये ( कार्यवृतांतातील) सुधारणेवर घेतलेल्या आक्षेपाच्या विचार चालू 
असेल आणि 
क ) प्रश्नोत्तराच्या वेळी चर्चेला किंवा वादविवादाला अनुज्ञा दिली जाणार नाही. 
मते कशी प्रकारे घेतली जावी: 
सामान्यपणे मतदान हावर करुन घ्यावे. 
गुप्त मतदान पध्दतीने मते केव्हा ध्यावीत . 
अ ) नियम क्रमांक ४४ मध्ये काहीही अंतर्भुत असले तरीही व निवडणूका व नेमणूका आणि 
करण्याच्या पध्दतीबदल नियमांत अन्यथा तरतूद केलेली नसेल , त्याच्या बाबतीत गुप्त 
मतदान पध्दतीने मते घ्यावी असे मुख्यसभेला ठरविता येईल . 
ब ) ज्यावेळी मुख्यसभा निवडणूका अथवा नेमणुका गुप्त मतदान पध्दतीने ठरवील त्यावेळी 
महापौर हे त्या प्रयोजनासाठी बोलवायाच्या सभेचा तारीख ठरवतील . ही तारीख अशी 
असेल कि सदस्यांना सचिव यांच्या कडे नेमणुकाकरिता अथवा निवडणुकीकरिता आपले 
अर्ज सभेच्या पुर्ण तीन दिवस आधी पाठविता येतील . या अवधीनंतर आलेले अर्ज अवैध 
ठरतील . प्रत्येक अर्जामध्ये इच्छुकांचे संपुर्ण नांव असले पाहिजे आणि त्या अर्जावार सूचक 
आणि अनुमोदक म्हणुन दोन सदस्यांच्या स्वाक्ष - या असल्या पाहिजे. कोणत्याही सदस्याला 
एका इच्छुका पेक्षा जास्त इच्छुकांची नावे सूचविता येणार नाही. किवा त्याला अनुमोदन 
देता येणार नाही. या नियमाविरुध्द जो अर्ज आला असेल तो अवैध समजला जाईल आणि 
तसे सभा अध्यक्ष घोषित करतील . 
गुप्त मतदान घेण्याची पध्दत: 
गुप्त मतदान खाली दर्शविल्याप्रमाणे घेतले जाईल . 
क ) सभाअध्यक्ष प्रथम तीनपेक्षा जास्त नाही असे परिनिरीक्षकांची 


४६. 


परभणी शहर महानगर पालिका समा कामकाज नियमावली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण६, शके १९३६ 


भाग ९- अ असाधारण 


( Scrutineers ) नेमणुक करतील . मतदान सुरु होण्याच्या आगोदर सभाअध्यख 
सभेत हजर असलेल्या सदस्यांना मतपत्रिकांची पेटी मोकळी आहे, असे दाखवून देतील 
आणि नंतर तिला कुलूप लावून या कामाकरिता ती मोहोरबंद करतील . त्या नंतर या कुलूप 
लावून बंद केलेल्या पेटीची किल्ली ते स्वत : जवळ ठेवून ती पेटी नगर सचिवांच्या 
कार्यालयातील एका अधिका -याच्या या कामापुरते मतदान अधिका- याच्या ( पोलींग ऑफीसर 
ही संज्ञा राहिल) ताब्यात देतील सदसयांची खोली अथवा इतर कोणतीही सोईस्क जागा 
मतदानाकरिता ठरविण्यात यावी आणि या ठिकाणी मतदान अधिका - यांने त्या खोलीतच 
थांबावे. 
ख ) नगर सचिव कार्यालयातील एका अधिका- याने एका प्रवेशद्वाराजवळ थांबवून प्रत्येक 
सदस्याला एक मतपत्रिका, तो मतदानाच्या खोलीत प्रवेश करीत असताना, मतदार यादीत 
त्यांच्या नावा पुढे त्याची अद्याक्षर घेउन द्यावी. 
ग ) मतपत्रिका मिळाल्यानंतर सदस्याने मतदानाच्या खोलीत जावे आणि त्या खोलीत 
मतनोंदणीकरिता ठेवलेल्या कोणत्याही मेजाजवळ जाऊन आपल्या मताची नोंद करावी, 
मतपत्रिकेची घडी करावी आणि आसणावरुन उठून मतपत्रिका मतदान अधिका -याच्या 
समक्ष मतपत्रिका पेटीत टाकाची आणि ताबडतोब खोलीतून बाहेर जावे. 
घ ) सदस्याने कोणाला मत दिले आहे. हे कोणालाही दिसू नये म्हणून मेजाभोवती पडदे 
लावलेले असावेत . 
च ) मतदानाच्या खोलीत एकावेळी जितकी रिकामी मेजे असतील तितक्याच सदस्याना 
आणि प्रत्येकाला आपले मतदान करण्यात पुरेसे वेळ मिळेल, अशा अंतराने मतपत्रिका 
देण्यात याव्यात . 
छ ) अर्ध्या तासाच्या किमान मर्यादेला पात्र राहून सभाअध्यक्षाने प्रत्येक मतदानाकरिता वेळ 
नेमून द्यावी. अशा रितीने ठरवून देण्यात आलेली वेळ मतदानाच्या सुरुवातीपासून एका 
तासापेक्षा अधिक असणार नाही. सभापती मतपत्रिकांची पेटी उघडल्यावर मतपत्रिकांवर 
आपले अद्याक्षर करुन परीनिरीक्षकांना देतील . 
ज ) खंड ( छ ) अन्वये ठरवून दिलेली वेळ संपल्यानंतर मतदान अधिका- यांने मतपत्रिकांची 
पेटी सभापतीकडे आणावी आणि सभाअध्यक्ष यांनी मतनोंदणी संपली आहे , असे त्वरीत 
घोषित करावे. त्यानंतर कोणीही सदस्याला मतपत्रिका दिली अथवा घेतली जाणार नाही. 
झ) मतदान चालू असताना जर मतदान अधिका -याला असे दिसून आले की , एखादा 
सदस्य दस - या सदस्यांची मतपत्रिका पाहत आहे, अथवा आपली मतपत्रिका दुस - था 
कोणाला दाखवीत आहे, जर त्याने ती मतपत्रिका पेटीत न घालता बाजूला काढून ठेवावी 
आणि ही गोष्ट सभाअध्यक्ष नजरेस आणावी सभाअध्यक्ष त्यानंतर अशी मतपत्रिका रदद 
करावयास सांगतील. 
ट ) सदस्याला दिलेली मतपत्रिका खराबा झाली तर त्याला सभाअध्यक्षांच्या परवानगीने 
दुसरी मतपत्रिका देता येईल अशा खराब झालेल्या मतपत्रिकाचे मतदान अधिकारी 
सभाअध्यक्षाच्या समक्ष नष्ट करतील . 
खालील परिस्थितीत मतपत्रिका अवैध समजली जाईल . 
ठ ) ( १ ) जर मतपत्रिकेवर सदस्य आपले नाव किंवा एखादा शब्द लिहिला असेल अथवा 
ती ओळखता येईल अशा रितीने तिच्यावर काही खूण केली असेल अथवा, 
( २) छेदांकित केलेली ( परुफोरेटेड ) नसेल, अथवा 

जिच्यावर मतदानाचे चिन्ह नसेल अथवा जी अनिशितमुळे निरूपयोगी आहे. 
समसमान मते पडली असता निकाल : 
जेव्हा समसमान मते पडतील तेव्हा सभाअध्यक्ष यांनी आपले निर्णायक मत दिल्यानुसार निर्णय होता, 
तथापी सभाअध्यक्ष आपले निर्णायक मत न देता तटस्थ राहिले तर तो प्रस्ताव समंत झालेला नाही 
किंवा फेटाळलेला नाही असे समजण्यात येईल आणि जो नंतरच्या एखादा सभेपुढे मांडला जाऊ 
शकल. 


४७. 


परमणी शहर महानगर पालिया समा कामकाज नियमावली 


औरंगाबाद विभाग 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६ , शके १९३६ 
४८. स्थायी समितीचे कामकाज : 
( १ ) नगर सचिव, स्थायी समितीच्या प्रत्येक सदस्याला सभेच्या आदल्या दिवसाच्या पुर्वी 

सभेपुढील विषयांची यादी पाठवितील आणि तातडीच्या परिस्थितीत आणि उपस्थित 
सभासदांनी बहूमताने सम्मती दिल्याखेरीज या यादीत नसलेले कोणतेही काम सभेला 

करता येणार नाही. 
( २ सभेपूढील विषय कोणत्या क्रमाने विचारार्थ घ्यावेत हे सभेचे अध्यक्ष ठरवितील . 

कार्यसूचीवरील ज्या विशीष्ट विषयाची तील दिवस आगोदर सूचना देण्यात आलेली नाही, 
अशा यादीतील कोणताही विषय त्यावर चर्चा सुरु होण्यापुर्वी स्थायी समितीच्या कोणत्याही 
दोन सभासदांनी तशी तोंडी अथवा ते अनुपस्थित असल्यास पत्राद्वारे विनंती केल्यास तो 
पुढील सभेपर्यंत स्थगित ठेवण्यात येईल . 
सर्व प्रस्ताव आणि उपसूचना रीतसर मांडल्या गेल्या पाहिजे आणि त्याला अनुमोदन 
मिळालेल्या असल्या पाहिजे. 
सभेपूढे असलेला एखादा प्रस्ताव किंवा उपसूचना इतका किंवा इतकी गुंतागुती आहे की 
तिच्या एकच ठराव म्हणुन मतदान झाल्यास गोंधळ किंवा गैरसोय होण्याची शक्यता आहे, 
असे अध्यक्षाना वाटले तर ते त्या प्रस्तावाचे अथवा उपसूचनेचे एकापेक्षा अधिक भाग पाडू 
शकतील . 
मागील सभेचे वृतांत कायम करण्यापूर्वी जर ते सदस्यांना आगोदर वाटण्यात आले असतील 
तर ते वाचण्यात आले, असे समजण्यात येईल . 
जर एखादया सदस्यांचे मागील सभेच्या वृतातांचा काही भाग वृतांत पुस्तकात चुकीचा 
नोंदविला गेला , असे अध्यक्षाच्या दृष्टीस आणले तर अध्यक्षांना योग्य वाटेल असे बदल 

वृतांतावर स्वाक्षरी करण्यापुर्वी ते त्यात करतील . 
( ८ ) कार्यपध्दतीचा बाबतचा हरकतीचा मुद्ययावर आपले निर्णय अध्यक्ष संक्षेपत्ः देतील . 

सभा स्थगीत करावी किंवा सभेपुढे आलेल्या विशिष्ट प्रश्नांचा विचार स्थगित ठेवावा, अशा 

प्रस्तावाला नेहमी अग्रक्रम मिळेल . 
( १०) मतदान हात वर करुन घेण्यात येईल . 
( ११) एखादया सदस्याला जर सभेपूढे एखादा प्रस्ताव मांडावयाची इच्छा असेल , तर त्याने ज्या 

सभेत मांडावयाचा असेल त्या सभेच्या निदान पूर्ण दिन दिवस आगोदर नगर सचिवाना 

आपला इराद्याची सूचना कळवली पाहिजे . 
( १२ ) स्थायी समितीला एखादा मान्य झालेला ठराव एकून सदस्याच्या संख्येच्या किमान निम्मे 

सदस्यांच्या समर्थनाने ठराव करुनच बदलता येईल किंव निरस्त करता येईल. 
( १३ ) स्थायी समितीच्या कामकाजाबाबतचे वर दिलेले नियम उपसमितीच्या कामकाजालाही लागू 

होतील . मात्र उपसमितीच्या सभेमध्ये प्रस्तावाना किंवा उपसूचनाना अनुमोदन देण्याची 

आवश्यक्ता नाही. 
( १४ ) 

अधिनियमाच्या कलम २४ अन्वये स्थायी समितीकडुन निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळालेल्या 
प्रश्नाबाबत उपसमिती आपला निर्णय देवू शकेल , आणि त्या बाबत आपला अहवाल स्थायी 

समितीला देईल किंवा तो आपला अहवाल स्थायी समितीच निर्णयाकरिता तयार करेल . 
( १५ ) उपसमितीच्या कोणत्याही सभासदाला तो उपसमितीच्या बहूसंख्य सदस्यांच्या अहवालाशी 

सहमत नसल्यास आपले भिन्न मत उपसमितीच्या अहवालाबरोबरच स्थायीसमिती कडे 
- पाठवावे असे सांगण्याचा त्याला अधिकार राहील . 
विशेष समित्या आणि त्यांच्या सभांची व कामकाजांची पध्दत , वृतांत तयार करणे व निवेदने पाठविणे. 
महानगरपालिकेच्या खाली दिलेल्या विशेष समित्यापैकी एक किंवा अनेक समित्या आवश्यक्ता वाटेल 
त्या प्रमाणे, अधिनियमाच्या कलम ३० अन्वये नेमता येतील . 
अ - स्थापत्य समिती 
ब - वैद्यकिय सहाय्य व आरोग्य समिती 
क - विधी समिती 
ड - शहर सुधार समिती 


परभणी शहर महानगर पालिफा कमा कामकाज नियमावली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६, शके १९३६ 


भाग १ - अ असाधारण 


५०. 


५१ . 


इ- माध्यमिक पुर्व माध्यमिक व तांत्रिक समिती 
फ - गलीच्छ वस्ती निर्मुलन घरबांधणी व समाजकल्याण समिती 
प्रत्येक विशेष समितीवर नऊ महापालिका सदस्य असतील . 
कोणत्या सदस्यांची दोनापेक्षा अधिक विशेष समित्यांवर एकाच वेळी नेमणूक करण्यात येणार नाही . 
एखादया सदस्याची इच्छा नसेल तर त्याला कोणत्याही विशेष समितीवर काम करण्याचे नाकारता 
येईल. 
विशेष समितीवरील काही सदस्यांची नेमणूक झाली नसली किंवा ती करण्यात उशीर झाला असला 
किंवा नेमणूकीत काही दोष असला, तरीही समितीच्या कार्यक्षेत्राला विधीयुक्त येणारी सर्व कामे 
नेमण्यात आलेले सदस्य करु शकतील . 
अधिनियमाचे कलम ३० ( ७) यातील तरतुदींना पात्र राहून प्रत्येक विशेष समितीचा कार्यकाळ एक 
वर्षाचा राहील . 
प्रत्येक विशेष समितीची पहिला सभा महापौर ठरवतील त्या दिवशी, त्यावेळी, त्या ठिकाणी भरविली 
जाईल. आणि त्या दिवशी भरली नाही, तर महापौर ठरवतील त्या पुढील दिवशी भरेल, त्यानंतर 
प्रत्येक समिती, तिला योग्य वाटेल त्या प्रमाणे आपली सभा भरवू शकेल आणि स्थगित करु शकेल. 
मात्र जर समितीचे अध्यक्ष त्यांना योग्य वाटेल तेव्हा आणि महापौरांनी अगर महापालिका आयुक्त 
किंवा समितीच्या तीन सभासदांनी तशी विनंती केल्यास अशी विनंती त्यांच्या कडुन दाखल इ 
नाल्यापासुन चार दिवसानंतरची नाही अशा तारखेस समितीची खास सभा बोलावली जाईल . 
समितीने एखादा निर्णय घेतलेल्या प्रश्नाचा, पाचपेक्षा कमी नव्हे इतक्या उपस्थित असलेल्या 
सभासदापैकी निदान निम्म्या सभासदांनी त्या प्रशनाचा पुनर्विचार करावा, अशा ठरावाला अनुकूल 
मते दिल्यावाचून तीन महिन्यांच्या आत पुनर्विचार करता येणार नाही. 
समितीची सभा चालू असतांना समितीचे अध्यख धरुन चार पेक्षा कमी सभासद सभेला उपस्थित 
आहेत . असे अध्यक्षाच्या द्यष्टीस आणण्यात आले तर अध्यक्ष त्यांना सोयीस्कर वाटेल अशा दिवशी 
सभेची वेळ ठरवून सभा स्थगीत करतील आणि या सभेत न झालेले काम , अधिनियमाचे कलम ३० 
( ६ ) चा कोणताही संकेत लागू असलेले कामकाज सोडून, या स्थगीत सभेत किंवा ती सभा पुन्हा 
स्थगित झाली तर, त्या पुढील सभेत करण्यात येईल , मग त्या सभेला अध्यक्ष धरुन चार सभासदांची 
गणपुर्ती संख्या असो वा नसो . 
विशेष समितीच्या सभेला हजर असलेल्या आणि त्या प्रश्नांवर मतदान करणा - या सदस्यांच्या 
बहूमतानेच प्रत्येक प्रश्नांवर निर्णय घेतला जाईल. सम समान मते पडल्यास अध्यक्षाना आपले दुसरे 
अथवा निर्णायक मत देण्याचा अधिकार राहील . 
महानगरपालिकेने स्थायी समितीच्या कामकाजाचे नियमन करण्याकरिता केलेले नियम, विशेष 
समित्यांच्या कामकाजाचे नियमन करण्याकरिता, योग्य त्या फेरफारासह लागू करता येतील . 
नगर सचिव उपस्थित सदस्यांची नावे आणि विशेष समितीच्या सभेत झालेले कामकाज याची नोंद 
या कामाकरिता ठेवण्यात येणा- या पुस्तकांत ठेवतील आणि त्यावर शक्यतो त्यानंतर होणा- या पुढील 
सभेच्या अध्यक्ष सभेचे वेळी त्यावर स्वाक्षरी करतील . 
महापालिका आयुक्त अथवा त्यांनी अधिकार दिलेल्या कोणत्याही अधिका -याला समितीच्या 
सदस्याच्या सभेला उपस्थित राहण्याचा आणि तिच्या चर्चेत भाग घेण्याचा अधिकार राहील . तथापी 
त्याला अशा सभेत- मत देण्याचा ठराव - व - ठराव मांडण्याचा अधिकार असणार नाही . 
जर एखाद्या सदस्याचा सभेपुढे असलेल्या विषयामध्ये अधिनियमाचे कलम १० ( २ ) मध्ये वर्णन 
केलेल्या त्याला स्वत : चा अथवा अप्रत्यक्ष भाग अथवा हितसंबंध असेल किंवा त्या विषयात त्याचा 
पक्षकार किंवा ( मुख्य ) किंवा दुस - या व्यक्तीतर्फे व्यवसायात्मक हितसंबंध असेल तर त्याला त्या 
विषयावर मतदान करता येणार नाही किंवा त्यावरिल चर्चेत भाग घेता येणार नाही. 
विशेष समितीच्या रितसर नोंद झालेल्या निर्णयाप्रमाणे निवेदनाचे/ अहवालाचे मसुदे तयार करणे आणि 
त्यांचा महानगरपालिकेच्या मासीम कार्यक्रमपत्रिकेत समावेश करणे , हे नगर सचिव यांचे कर्तव्य 
असेल. या निवेदनाच्या / अहवालांच्या मसूद्यात अध्यक्ष यांनी त्यांना योग्य वाटतील ते फेरफार 
केल्यावर ते सभासदांना माहितीकरिता पाठविण्यात येतील आणि निवेदनाचे/ अहवालाचे मसुदे 
मिळाल्यांनतर आठ दिवसांच्या आंत सभासदानी काही टिपणे केली असल्यास त्या टिपणासहित ही 


६०. 


६२. 


परमणी शहर महानगर पालिका सगा कामकाज नियमावली 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६, शके १९३६ 


६४ . 


६७ . 


६८ . 


७० . 


७१ . 


निवेदने महानगरपालिकेकडे अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने पाठविली जातील. मात्र अतिशय तातडीच्या 
प्रकरणात, विशेष समितीने तसा निर्णय घेतल्यास व अशी निवेदने/ अहवाल सभासदांकडे न पाठविता 
अध्यक्ष आपली स्वाक्षरी करुन महानगरपालिकेकडे पाठवतील . 
अर्थ विषयक सर्व प्रस्ताव विशेष समितीने महानगरपालिकेडे स्थायी समितीद्वारे पाठविले पाहिजे . 
सर्व नकाशे आणि नविन कामांची अंदाजपत्रके विशेष समितीने महानगरपालिकेकडे स्थापत्य 
समितीद्वारे पाठविले पाहिजे . 
महानगरपालिकेच्या अधिनियम,नियम,विनीयम , इत्यादीमध्ये फेरफार सुचविणारे सर्व प्रस्ताव विशेष 
समितीने विधी समितीदारे- पाठविले पाहिजेत . 
महानगरपालिकेने विशेष समितीचा एखादा निर्णय अंतिम निर्णय असेल असा आदेश दिला असेल 
आणि अशा निर्णयाला समितीच्या एकून सभासदापैकी किमान निम्मे सभासदांनी पाठींबा दिला 
असेल, जर असा निर्णय वगळून, आपल्या इतर कामकाजाचे निवेदन समितीने महानगरपालिकेकडे 
अधिनियमाच्या कलम ३० (६) अन्वये कायम करण्याकरिता पाठविले पाहिजेत. 
आपल्या प्रस्तावावर महानगरपालिकेने स्पष्ट आदेश देण्याची आवश्यकता आहे असे जेव्हा. समितीला 
वाटेल अशा वेळी, अशा प्रश्नांवर स्वंतत्र निवेदन तिने करण्याचे ठरविले नसल्यास, स्थायी 
समितीचया ठरावाप्रमाणे तिचा प्रस्ताव ठरावाच्या रुपाने महानगरपालिकेच्या मासिक कार्यक्रम 
पत्रिकेवर घेण्यात यावा. 
ज्या सदस्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात येतील अशा सदस्यांची नावे, त्यांच्या जागी समितीवर दुस - या 
सदस्यांची नियुक्ती करता यावी या करिता नगर सचिवांनी महानगरपालिकेला कळवावे. 
दोन किंवा अधिक विशेष समित्यांच्या एखाद्या विषयात संयुक्त रित्या सबंध असेल तर त्या समित्या 
आपसात ठरवून त्याच्या विचाराकरिता आपली संयुक्त बैठक घेवू शकतील . 
समितीचे काम समाप्त होत नाही तो पर्यत समितीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष आपआपल्या पदांवर 
राहतील . 
ज्या विषयाबाबत , महानगरपालिकेच्या आदेशाची आवश्यकता आहे , अशा विषयावरिल निवेदनाचे 
सोयीस्कर असे परिच्छेद एका खाली एक असा क्रमांक देवून पाडण्यात येतील आणि 
महानगरपालिकेचा आदेश त्या निवेदनातील/ अहवालातील शिफारशीवर घेण्यात यावा . 
महानगरपालिकेपुढे पाठवावयाच्या प्रत्येक निवेदनावर/ अहवालावर समित्यांच्या ज्या सभेत जे मान्य इ 
गाले आहे तिच्या अध्यक्षांची स्वाक्षरी असावी . 
परिवहन समितीचे कामकाज : 
स्थायी समितीच्या कामकाजाला लागू असलेले नियम परिवहन समितीच्या कामकाजालाही लागू 
योग्य त्या फेर फारसह लागू राहतील . 
महानगरपालिकेच्या सभेतील प्रश्नांबाबतचे विशेष नियम : 
कोणत्याही सभेत सदस्याला पाच प्रश्नाहून अधिक प्रश्न विचारात येणार नाही. 
प्रश्न नमूद केलेल्या पुर्वसूचनेत ते कोणत्या सभेत विचारण्याचा मानस आहे. हे ही स्पष्ट असावे . 
ज्यांची योग्य पुर्व सूचना आलेली आहे आणि महापौरांना असलेल्या अधिकारान्वये, जे त्यांनी अमान्य 
केले नाही, अशा प्रश्नांची ती ज्या क्रमांने आले असतील, त्या अनुक्रमांनुसार नगर सचिव यांनी एक 
यादी तयार करावी आणि ही यादी प्रश्न विचारणा- या सदस्याची नांवे प्रश्नासमोर लिहून 
सदस्याकडे पाठवितील. . 
अशा सभेच्या सुरुवातील, सभाअध्यक्ष प्रश्न विचारण्याबाबत पुर्व सूचना दिलेली आहे, त्या सदस्यांना , 
प्रश्नाचा यादीतील अनुक्रमानुसार प्रश्न विचारण्यास सांगतील . 
ज्या सदस्याला असे आवाहन करण्यात आले असेल तो आपल्या जागेवरुन उठुन आणि त्याची इच्छा 
असल्यास , त्याचा नांवावर असलेल्या आणि एकापेक्षा अनेक प्रश्न असतील तर प्रश्नांच्या यादीत ते 
ज्या अनुक्रमाने असतील त्या त्या अनुक्रमांने आपले प्रश्न विचारेल . 
प्रश्न विचारण्याची ज्याने पूर्वसूचना दिली आहे परंतू ज्यावेळी त्याचे नाव सभाअध्यक्ष पुकारतील , 
त्यावेळी तो सदस्य उपस्थित नसेल तर तो प्रश्न लखी अधिकार पत्र असलेला कोणताही सदस्य 
विचारू शकेल. मात्र विचारण्यापुर्वी असे लेखी अधिकार पत्र नगर सचिव यांजकडे आले असले 
पाहिजे. 


७२ . 


७३ . 


७६. 


७७. 


परभणी शहर महानगर पालिका सभा कामकाज नियमावली 


७९ . 


वही सभेची सम्मती अधिकार राहिल. त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६, शके १९३६ भाग १- अ असाधारण 
तथापी , पुर्वसूचना दिलेल्या सदस्याने अथवा लेखी अधिकार पत्र दिलेल्या सदस्याने प्रश्न विचारला 
नाही अथवा पुर्वसूचना देणारा सदस्य सभाध्यक्षांनी पुकारलेले असता उपस्थित नसेल । तर प्रश्न 
वगळण्यात आला, असे मानण्यात येईल . 
महापौर यांनी खालील स्वरुपाचे प्रश्न विचारु देऊ नयेत 
१) फाजील लांबलचक असलेला प्रश्न . 
२) कोणताही युक्तीवाद, निष्कर्श, दृषारोप, चेष्टा, उपहासात्मक विधान ज्यात आहे , 

असा प्रश्न. 
३) ज्याची चर्चा होऊन गेली आहे , त्याबददल अथवा आधीच्या तीन महिन्यांत ज्याचे उत्तर दिले 

गेले आहे असा प्रश्न. 
४ ) एखाद्या समितीचे कामकाज जे महानगरपालिकेपुढे ठेवण्यात न गेलेल्या अथवा अशा 

कामकाजाबाबत असलेला प्रश्न . 
५) जो प्रश्न बदनामीकारक, अपमानास्पद अथवा इतर कारणास्तव आक्षेपार्ह आहे, असा प्रश्न जर 

सभेमध्ये असा प्रश्न प्रत्यक्ष विचारला गेला, तर त्याच वेही सभेची सम्मती घेवून तो प्रश्न अथवा 

त्या प्रश्नांतील आक्षेपार्ह भाग सभेच्या वृतांतातून टाकण्याचा सभाअध्यक्षाना अधिकार राहिल. 
६) प्रश्न विचारणा - या सदस्याचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या स्वतःच्या अथवा त्याच भागीदारामार्फत 

भाग किंवा हितसंबंध आहे अशा ज्या बाबतीत त्याच्या पक्षकाराचा , मुख्याचा किंवा इतर 

व्यक्तीच्या वतीने व्यावसायीकदृष्टया हितसंबंध आहे अशा बाबीसंबंधी प्रश्न . 
७) ज्यातील कथनाच्या सत्यतेबद्यलची जबाबदारी प्रश्न विचारणारा सदस्य घ्यावयास तयार नाही 

असे कथन असलेला प्रश्न . 
८ ) कोणत्या तरी वृतपत्रातून आलेले लिखाण खरे आहे किंवा कसे, असा प्रश्न . 
९ ) ज्या प्रश्नाचे उत्तर महानगरपालिका किंवा तिच्या विविध समित्यांचे पुस्तकांवर ज्याचे उत्तर मिळू 
___ शकेल, असा प्रश्न . 
नियम क्र . ७४ अन्वये तयार केलेल्या यादीत ज्या प्रश्नांच्या समावेश आहे, त्या सर्व प्रश्नांना लेखी 
उत्तरे दिली पाहिजेत . 
कोणत्याही प्रश्नावर चर्चा करण्यास परवानगर दिली जाणार नाही 
प्रशनांचे लेखी उत्तर मिळाल्यानंतर त्या उत्तरातून उपस्थित होणारा कोणताही उपप्रश्न, ज्या 
घटनेसंबंधी उत्तर दिले गेले आहे , ती वस्तूस्थिती अधिक स्पष्ट करण्यासाठी, कोणताही सदस्य 
विचारु शकेल. परंतू सभाअध्यक्षाच्या मते ज्या उपप्रश्नांचे नियमांनी घातलेल्या बंधनांचा भंग होत 
आहे, तो ते फेटाळून लावतील . उपप्रश्नांची उत्तर तोंडी देता येईल . 
पुर्व सूचना मिळाल्याशिवाय आलेल्या पुरवणी प्रश्नांचे उत्तर देण्याचे महापालिका आयुक्त नाकारु 
शकतील. असे झाल्यास पुढील सर्वसाधारण सभेत योग्य ती पुर्वसूचना देवून असा प्रश्न नवीन 
प्रश्नांच्या रूपाने विचारता येईल .. 
तोंडी अथवा लेखी संपूर्णपणे उत्तर देण्यात आलेला प्रश्न पुन्हा विचारता येणार नाही . 
ज्या सर्वसाधारण सभेत प्रश्न विचारला जाईल, अशी पूर्वसूचना आलेली आहे , अशा सभेच्या पहिल्या 
दिवशी प्रश्नाचे उत्तर दिले जाईल , परंतू जर महापालिका आयुक्त यांनी एखादया प्रश्नाचे उत्तर 
तयार नाही असे म्हटले तर तो प्रश्न महापालिका आयुक्त यांचे उत्तर आल्यानंतर महापौर ठरवतील 
अशा दिनांकास होणा- या त्या सर्वसाधारण सभेच्या स्थगित सभेपर्यत शिल्लंक ठेवला जाईल. आणिी 
त्या सभेत महापालिका आयुक्त उत्तर देतील. तथापी जर तो प्रश्न विचारण्याची पूर्वसूचना ज्याने 
दिली आहे तो सदस्य अशा स्थगीत सभेच्या वेळी सभेच्या अध्यक्षांनी पुकारले असता उपस्थित नसेल 
किंवा त्यांने , उपस्थित असलेल्या दुस - या सदस्याला अधिकार पत्र दिलेले नसेल अथवा स्थगित 
सभाच नसेल तर प्रश्न आणि त्याचे उत्तर हे त्या दिवसाच्या प्रश्नोत्तरांच्या अधिकृत वृतांतात नमूद 
केले जाईल. 
प्रत्येक सभेत कामकाजाला सुरुवात होण्यापुर्वी, प्रश्नोत्तरांकरिता अर्ध्यातासाहून जास्त वेळ दिला 
जाणार नाही, या अर्ध्या तासात ज्या प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकली नसतील ते प्रश्न पुढील सभे करिता 
शिल्लक ठेवण्यात येतील . 
सभेच्या वृतांतामध्ये प्रश्न आणि त्यांची उतरे नोंद नगरसचिव करतील . 


८१. 


८७. 


परमणी शहर मानगर पालिका सभा बामकाज नियमावली 

- ११ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६, शके १९३६ 


८८ . 


८९ . 


९०. 


महापौर , उपमहापौर , स्थायी समिती, विशेष समिती, प्रभाग समिती, परिवहन समिती किंवा 
अध्यक्षांना आलेल्या पत्रांच्या निकालाबाबतचेनियमः - . 

निनावी किंवा टोपण नावाने आलेले पत्र महानगरपालिकेपुढे ठेवण्यात येणार नाही, तथापी 
जर ते महानगरपालिकेच्या एखादया विभागाशी संबंध असलेल्या बाबीला अनुलक्षून असेल , 
तर ते नगर सचिव निकालात काढण्याकरिता महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे 

पाठवतील . 
खालील प्रश्नाची दखल घेतली जाणार नाही. 

पाल्हाळीक , दुर्बोध अथवा अनादराचे असेल, 
त्यावर लेखकाचे पुर्ण नांव, पत्ता आणि स्वाक्षरी नसेल. 
क्षोभक भाषेत असलेले मानहानीकारक अथवा निराधार आरोप असलेले असेल. 
तिकीट न लावता अथवा कमी तिकीटे लावून टपालाने आले असेल , अथवा , 

विहीत मार्गाने न आलेले प्रश्न , 
तर त्याचा विचार केला जाणार नाही आणि ते आलेच नाही , असे समजण्यात येईल . 
महापालिका आयुक्त, स्थायी समिती, परिवहन समिती अथवा विशेष समिती यांच्या कार्यकक्षेत येणा 
या बाबीसंबंधी पत्रे मग ती कोणाच्याही नांवावर असोत , नगर सचिव त्यांच्या अधिकृतपणे परामर्श 
घेऊ शकणा- या योग्य त्या अधिका - याकडे पाठवतील . 
नागरीकांच्या महानगरपालिकेला किंवा महापौर यांच्या नांवे आलेल्या व महानगरपालिका 
अधिनियमांच्या कक्षेत न बसणा- या पत्रांच्या महापौर यांची आज्ञा घेवून नगर सचिव योग्य तो निर्णय 
घेतील . 
महानगरपालिकेच्या वृतांताचया बाबतीत काही नियमबाहयता , चूक दोष अथवा गळती इत्यादी इ 
गली आहे असे नगरसचिव यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी ती महापौर याच्या द्यष्टीस आणावी 

आणि महापौर यामध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत आवश्यक ती व्यवस्था ते उपाय योजतील . 
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम १९ - १ अन्वये मिळालेल्या अधिकारानुसार 
परभणी शहर महानगरपालिका खालील नियम करीत आहे . 
१ ) संक्षिप्त नांव आणि सुरुवातीचा दिनांक 
(१ ) या नियमांना परभणी शहर महानगरपालिकेच्या सभासदाचे मानधन, भत्ते, इत्यादींचे 

नियम असे संबोधण्यात येईल . 
( २) दिनांक १७. ०४. २०१२ पासुन ते कार्यवाहीत येतील . 
सभासदांना देण्याचे मानधन आणि भत्ते . . 
अ ) दरमहा रुपये ७ . ५००/ - प्रमाणे मानधन देण्यात येईल. 

ज्या सभेला आवश्यक ती गणसंख्या आहे आणि जीत काम झाले आहे अशा 
सभेला सभासद उपस्थित राहिल्यास त्याला प्रत्येक दिवसाकरिता रु १००/ - भत्ता 
देण्यात येईल . मात्र कोणत्याही एका तिथीपत्री महिण्यात (Calender Month ) 

उपस्थित भत्याची रक्कम रु ४०० /- पेक्षा जास्त होता कामा नये . 
क ) स्थायी समिती, प्रभाग समिती व मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ 
चे कलम ३० अन्वये नेमण्यात आलेल्या विशेष समित्यांच्या सभेला उपस्थित राहिल्यास व 
त्या सभेला आवश्यक ती गणसंख्या होऊन त्या सभेत काम झालेले असल्यास प्रत्येक 
दिवसाकरिता रु १००/ - जादा भत्ता देण्यात येईल . 
मात्र वरिल " ब " व " क मध्ये उल्लेखिलेल्या सभांचा एकाच तिथीपत्री महिन्यात रु ४००/ 

पेक्षा अधिक राहणार नाही . 
(टिप: शासन निर्णय क्रमांक : - संकिर्ण २००९/ प्र. क्र . १४८/ नवि - २६ दिनांक २२ जानेवारी , २००८ 

अन्वये मान्यता) 
स्पष्टीकरण : 

या नियमापुरता सभा या शब्दाचा अर्थ, मासिक , खास, अथवा स्थगित सभा, असा होईल 
आणि नियमाप्रमाणे ज्या सभेला गणपुर्तीची आवश्यकता नाही, परतू जिच्यात प्रत्यक्ष काम इ 
गाले आहे अशा सभांचाही या शब्दांत समावेश होईल . 


परभणी शहर महानगर पालिका सगा कामकाज नियमावली 

- १२ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६, शके १९३६ 


भाग १- अ असाधारण 


९४ 


सभासदांच्या मानधनाची आणि भत्याची रक्क म आगाऊ देता येणार नाही. . 
उपस्थित नोंद वही :- सभेच्या वेळी सभासदांना स्वाक्षरी करण्याकरिता एक उपस्थितीची नोंद 
वही ठेवली जाईल. उपस्थित असलेल्या प्रत्येक सभासदाने सभा चालू असताना या वहीत 
नावापुढे स्वाक्षरी केली पाहिजे. 
नगर सचिव यांनी किंवा त्यांनी अधिकार दिलेल्या कोणत्याही अधिका- याने, सबंधी सभासद 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या दिनांकास सभेला उपस्थित होता आणि त्या सभेला आवश्यक 
ती गणसंख्यापुर्ती होती आणि तिच्यात प्रत्यक्ष काम झाले असा दाखला दिल्याशिवाय भत्याचे 
देयपत्रक -मंजूर केले जाणार नाही . 
प्रत्येक महिना संपल्यानंतर नगर सचिव यांनी मुख्य लेखापालांना प्रत्येक सभासदाच्या 
उपस्थितीचे दिवस आणि त्या महिन्यात झालेला सभा यांची पुर्ण माहिती दिली पाहिजे 
मा . महापौर, मा . आयुक्त, मा . उपमहापौर, मा . सभापती स्थायी समिती, मा . विरोधी पक्षनेता , 
मा . सभापती महिला व बालकल्याण समिती यांना द्यावयाचा प्रवास भत्ता : 

महापौर , आयुक्त, हे महापालिकेच्या कामकाजासाठी परगांवी गेल्यास प्रवास भत्ता 
म्हणुन प्रतिदिन रु २, ०००/ - ( अक्षरी रु दोन हजार फक्त ) देय असेल . 
उपमहापौर, सभापती स्थायी समिती, हे महापालिकेच्या कामकाजासाठी परगांवी 
गेल्यास प्रवास भत्ता म्हणुन प्रतिदिन रु १ ,५००/ - ( अक्षरी एक हजार पाचशे रु 

फक्त ) देय असेल . 
३ सभागृह नेता, विरोधी पक्ष नेता व सभापती महिला व बालकल्याण समिती, हे 

महापालिकेच्या कामकाजासाठी परगांवी गेल्यास प्रवास भत्ता म्हणुन प्रतिदिन रु 

१ , ५००/ - ( अक्षरी एक हजार पाचशे रु फक्त ) देय असेल . 
वरिल प्रवास भत्ते हे दिनांक १७. ४ . २०१२ पासुन कार्यवाहीत येतील . 

प्रभाग समित्या 
१ ) प्रत्येक प्रभाग समितीची सभा महिन्यातुन एकदा आणि आवश्यक वाटेल अशा अन्य वेळी भरण्यात 

आली पाहीजे . 
प्रत्येक प्रभाग समितीची अध्यक्ष निवडीसाठी पहिली सभा विभागिय आयुक्त ( महसुल) ठरवितील 
अशा दिवशी व अशा वेळी भरवण्यात आली पाहिजे आणि जर ती त्या दिवशी भरविण्यात आली 
नाही तर ती विभागिय आयुक्त (महसुल ) ठरवतील अशा नंतरच्या एखाद्या दिवशी भरविण्यात आली 
पाहिजे आणि प्रभाग समितीची त्यानंतरची प्रत्येक सभा उक्त समिती वेळोवेळी ठरविल अशा दिवशी 

व अशा वेळी भरविण्यात आली पाहीजे. 
३) . अध्यक्ष निवडणूकीत मते समसमान मिळाल्यास पिठासीन अधिकारी असे घोषित करतील की 

निवडणूकीचा निकाल चिठया टाकून सोडतीव्दारे ठरविण्यात येईल उपस्थित आणि मत देण्यास 
हक्कदार असलेले प्रभाग समिती सदस्य बहुसंख्येने ठरवतील अशा व्यक्तीकडून चिठठी काढण्यात 
येईल . ज्या उमेदवाराचे नावाची चिठठी निघेल तो उमेदवार उक्त पदावर वैध रीतीने निवडून आला 
असल्याचे पिठासीन अधिकारी घोषित करतील . 
प्रभाग समितीचा जो कोणताही नामनिर्देशित सभासद तात्पुरता आजारी किंवा प्रभाग समितीने मान्य 
केलेले कोणतेही इतर कारण या व्यतिरिक्त कारणामुळे लागोपाठ तीन महिण्याच्या मुदतीत प्रभाग 
समितीच्या संभाना स्वतःहुन अनुपस्थित राहील अथवा कोणत्याही कारणामुळे मग ते प्रभाग समितीने 
मान्य केलेले असो वा नसे . लागोपाठ चार महिन्याच्या अवधित प्रभाग समितीच्या संभांना स्वतःहुन 
अनुपस्थित राहील किंवा उपस्थित राहण्यास असमर्थ होईल तो प्रभाग समितीचा सभासद म्हणुन 
राहणार नाही व त्यानंतर त्यांची जागा रिकामी होईल. 
प्रभाग समितीचा नामनिर्देशित सभासद म्हणुन नेमलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने पद स्विकारण्याचे 
नाकारले असेल किंवा प्रभाग समितीचा असा सभासद भरण पावला असेल , त्याने त्यागपत्र दिले 
असेल किंवा तो प्रभाग समितीवर नेमण्यास अपात्र झाला असेल किंवा तो काम करण्यास असमर्थ इ 
गाले असेल किंवा मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम १० च्या तरतुदीनुसार 
अनर्ह झाला असेल त्याप्रसंगी रिकामी झालेली जागा प्रभाग समितीच्या पालिका सदस्यांनी योग्य 
पात्रता असलेल्या व्यक्तींचे नामनिर्देशन करुन सोईस्कारपणे शक्य होईल तितक्या लवकर भरली 


परभणी शहर महानगर पालिका सना झामकाज नियमावली 

- १३ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६ , शके १९३६ 


१५ 


पाहिजे आणि अशी व्यक्ती, ज्या व्यक्तीच्या जागी ती नेमण्यात आली असेल त्या व्यक्तीचे ती जागा 
रिकामी झाली नसती तर जितक्या कालावधी पर्यंत पद धारण केले असते, तितक्याच अवधीपर्यंत 
पद धारण करील . 
कामकाज उरकण्यासाठी प्रभाग समितीच्या सभा विभागीय कार्यालयाच्या मुख्य इमारतीत भरविण्यात 
आल्या पाहिजे. 
आयुक्तांच्या मते जे कोणतेही विभागाचे कामकाज प्रभाग समितीच्या पुढील सर्वसाधारण सभेपर्यंत 
लोबणीवर टाकता येणार नाही असे काजकाम चालविण्यासाठी आयुक्तांनी सही करुन लेखी मागणी 
केल्यावर प्रभाग समितीच्या अध्यक्षांने दोन दिवसाच्या आत उक्त समितीची विशेष सभा बोलाविली 
पाहिजे. 
प्रभाग समितीच्या सभेत त्यासभेच्या सुरुवाती पासुन शेवटपर्यंत निदान एकूण सदस्यांची निम्म्यापेक्षा 
कमी नाही इतके सदस्य अध्यक्ष धरुन उपस्थित असल्याखेरीज कोणतेही कामकाज उरकता कामा 


नये. 


नमुद करुन 


समितीच्या प्रत्येक आणि तातडीयविषया 
बाबत च 


प्रभाग समितीच्या प्रत्येक सभेचे अध्यक्षस्थान सभा भरविण्यासाठी नेमलेल्या वेळी प्रभाग समितीचे 
अध्यक्ष अथवा उपस्थित असतील तर त्यांनी स्विकारले पाहिजे आणि अध्यक्ष अनुपस्थित असतील तर 
सभेकडुन त्या प्रसंगी अध्यक्ष म्हणुन निवडण्यात येइल अशा उपस्थित सदस्यांपैकी एका सदस्यांने 
स्विकारले पाहिजे या नियमात वर कांहीही नमुद केले असले तरी नामनिर्देशीत सभासदांची अध्यक्ष 
म्हणुन निवड करता येणार नाही. 
या अधिनियमात अन्यथा तरतुद करण्यात आलेली असेल त्या व्यतिरिक्त प्रत्येक प्रस्तावावर सभेत 
उपस्थीत असलेल्या व त्या प्रस्तावावर मतदान करणाऱ्या प्रभाग समितीच्या सदस्यांच्या बहुमताने 
निर्णय घेण्यात आला पाहिजे . समसमान मते पडतील तेंव्हा अध्यक्षस्थानी असलेल्या प्राधिकाऱ्यास 
दुसरे किंवा निर्णयाक मत असेल... 
अपवादात्मक परिस्थितीत अति महत्वाच्या विषयावर जो महानगरपालिकेच्या हिताचा आहे अशा 
बार्बीवर मा . अध्यक्षांच्या परवानगीने चर्चा करता येईल . 
प्रभाग समितीच्या प्रभाग अधिकारी , प्रत्येक सभेस उपस्थित असलेल्या सदस्यांची नांवे आणि अशा 
सभेतील कामकाज यासंबंधीचे एक कार्यवृत्त या प्रयोजनासाठी तरतुद करण्यात आलेल्या पुस्तकात 
नमुद करुन ठेवले पाहिजे आणि त्यावर नंतरच्या सभेत अध्यक्षस्थानी असलेल्या सभापतीने सही 
केली पाहीजे. 
प्रभाग अधिकारी प्रभाग समितीच्या प्रत्येक सभासदाला सभेच्या दिवसाच्या आधीच्या दिवसापुर्वी 
सभेपुढील विषयाची कार्यपत्रिका पाठवितील आणि तातडीच्या परिस्थिती शिवाय आणि उपस्थित 
सभासदांचा सेन्स पाहुन कार्यपत्रिकेवर नसलेल्या कोणत्याही विषया बाबत चर्चा करण्या करिता मा . 
अध्यक्ष परवानगी देतील. 
सभेपुढील विषय कोणत्याही क्रमाने विचारार्थ घ्यावेत हे सभेचे अध्यक्ष ठरवितील. 
ज्या विशिष्ट विषयांची ३ दिवस अगोदर सुचना देण्यात आलेली नाही, अशा कार्यपत्रिकेतील 
कोणताही विषय , त्यावर चर्चा सुरु होण्यापुर्वी प्रभाग समितीच्या निम्म्या सभासदांनी तशी तोंडी 
अथवा ते अनुपस्थिततीत असतील तर पत्राव्दारे विनंती केल्यास तो पुढील सभे पर्यंत स्थगित 
ठेवण्यात येईल . 
सर्व प्रस्ताव आणि उप सुचना या योग्य रितीने मांडल्या गेल्या पाहिजेत आणि त्यांना अनुमोदन 
मिळाले पाहीजे . 
सभेपुढे असलेला एखादा प्रस्ताव किंवा उपसुचना इतका किंवा इतकी गुतागुंतीची आहे की तिच्यावर 
एकच ठराव म्हणुन मतदान झाल्यास गोंधळ किंवा- गैरसोय होण्याची शक्यता आहे असे अध्यक्षाला 
वाटेल तर ते त्या प्रस्तावाचे अथवा उपसुचनेचे एकापेक्षा अधिक भाग पाडू शकतील .. 
मागील सभेचे वृत्तांत कायम करण्यापुर्वी जर ते सभासदांना अगोदर वाटण्यात आले असतील तर ते 
वाचण्यात आले असे समजण्यात येईल. . 
जर एखाद्या सभासदांने मागील सभेच्या वृत्तांचा काही भाग वृत्तांत पुस्तकांत चुकीने घातला गेला 
आहे असे अध्यक्षांच्या दृष्टीस आणले तर अध्यक्षांना योग्य वाटेल असे बदल वृत्तांतांवर स्वाक्षरी 
करण्यापुर्वी ते त्यात करतील . 


परभणी शहर महानगर पालिका सभा कामकाज नियमावली 

- १४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६, शके १९३६ 


भाग १ -अअसाधारण 


याचा असेलला 
पाहिज 


कार्यालया 


सर्व सुव्यवस्थेच्या व कार्यपध्दतीच्या मुद्यावर आपले निर्णय अध्यक्ष संक्षेपतः देतील . 
सभा स्थगित करावी किंवा सभेपुढील असलेल्या विशिष्ट प्रस्तावात प्राधान्य / स्थगिती देण्याचा 
अधिकार मा . अध्यक्ष यांना राहील . 
कोणत्याही सभेच्या पुढे जी कार्यपत्रिका ठेवण्यात आलेली असेल त्या कार्यपत्रिकेतील प्रत्येक 
प्रस्तावावर शक्य तो त्याच सभेत निर्णय घेण्यात येईल . जर असा निर्णय त्याच सभेत घेण्यात आला 
नाही तर त्या सभेच्या दिनांका नंतर तीन महिण्यात निर्णय घेतला गेला पाहीजे . 
मतदान हात वर करुन घेण्यात येईल मताला टाकण्यात आलेल्या प्रत्येक प्रस्तावावर अनुकूल आणि 
प्रतिकुल अशी मते घेण्यात येतील. 
एखाद्या सभासदाला जर सभेपुढे एखादा प्रस्ताव मांडावयाचा असेल तर ज्या सभेत प्रस्ताव 
मांडावयाचा असेल त्या सभेच्या पुर्ण तीन दिवस अगोदर सदर सभासदाने समिती लेखनिक यांना 
आपला मनोदय कळविला पाहिजे . 
प्रभाग समित्या संबंधीत विभागीय कार्यालयाच्या चतुःसिमे अंतर्गत प्रश्नावर व मुंबई प्रांतिक 
महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम २९ - अ पोटकलम ७ मध्ये नमुद केलेल्या विषयापुरतेच 
कामकाज चालवु शकतील . 
आयुक्त यांना किंवा त्यांनी या बाबत प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास प्रभाग समितीच्या 
सभेत उपस्थित राहण्याचा व त्यामध्ये होणाऱ्या चर्चेत भाग घेण्याचा अशा समितीच्या सदस्यांस जो 
अधिकार असतो तोच अधिकार असेल . परंतु , त्यास अशा सभेत कोणत्याही प्रस्तावावर मतदान 
करण्याची किंवा प्रस्ताव मांडण्याची मोकळीक असणार नाही. 

हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. . 
९५ - परभणी शहर महानगरपालिके मध्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ३०( १) 
अन्वये परभणी शहर महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा दिनांक ०२/ ११/ २०१२ ठराव क्रमांक ५० नुसार 
नेमलेल्या सहा विशेष समित्या व महिला व बाल कल्याण समितीस सर्वसाधारण सभा दिनांक १२/ ०६/ २०१३ 
ठराच क्रमांक ०५ प्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलमान्वये समितीचे अधिकार व कर्तव्य खालील प्रमाणे आहेत . 

महिला व बालकल्याण समिती 
अ. क्र . ज्या विशेष कार्यक्षेत्र कलम | अधिकार किंवा अधिकार प्रदानाच्या 
समितीला 

काम 

मर्यादेसंबंधित शेरे 
अधिकार 
दिलेले आहेत 
ती समिती 
महिला व प्रशासनाने 

समितीच्या कार्यक्षेत्रातील 
बालकल्याण नेमलेल्या 

निर्णय महानगरपालिकेच्या 
समिती अधिनियमा 

सर्वसाधारण सभेच्या अधिन 
मार्फत 
प्रशासकिय 
प्रस्ताव करुन 
प्राथमिक 
शाळेतील 
विद्यार्थ्याचे, 
शिक्षकांचे, 
बालकांचे प्रश्न 
वगैरे बाबत 
१ - नेहरू 

महानगरपालिकेस 
रोजगार 
योजना 

निर्णयानुसार 
राबविणे, 

तरतूद करता 


परगणी शान महानगर पालिका समा कामकाज नियमावली 

- १५ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६ , शके १९३६ 


१७ 


येईल अशा बाबी . ।। 
वा समितीच्या 
संबंधिता बाबी) 


महिला व 
लहान मुलांच्या 
संबंधित 
विकासाची 
सुवर्ण योजना 
राबविणे व 
तत्संबंधी 
शासकिय 
योजनेची 
अमलबजावणी 
करणे 
२ - महिला व 
बालविकासा 


संबंधी 


६६(१) | अधु बालके यांची 

काळजी घेणेसाठी 
व त्यांना प्रशिक्षण 
देणेसाठी शहरात 
व शहरा बाहेर 
संस्था स्थापन 
करणे 


६६ 


३ - गर्भवती 
स्त्रियासाठी 
अंगावर 
पाजणा- या 
मातासाठी 
किंवा 
बालकांसाठी 
किंवा शाळकरी 
मुलांसाठी 
दुधाची तरतूद 
करणे 


शेरे 


माध्यमिक पूर्व माध्यमिक तांत्रिक समिती 
अ. क्र . | ज्या विशेष | कार्यक्षेत्र 

कलम अधिकार अधिकार प्रदानाच्या मर्यादेसंबंधित 
समितीला 

किंवा काम 
अधिकार 
दिलेले 
आहेत ती 
समिती 
माध्यमिक प्रशासनाने नेमलेल्या 

समितीच्या कार्यक्षेत्रातील 
पुर्व अधिनियमा मार्फत 

निर्णय महानगरपालिकेच्या 
माध्यमिक | प्रशासकिय प्रस्ताव 

सर्वसाधारण सभेच्या अधिन 
तांत्रिक करुन प्राथमिक 
समिती शाळेतील 

विद्यार्थ्याचे, 
| शिक्षकांचे, बालकांचे 
प्रश्न वगैरे बाबत 


9 


परभणी शहर महानगर पालिका सभा कागका नियमावली 

- १६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६ , शके १९३६ 


भाग १ - अ असाधारण 


६६( २ ) 


६६ 


महानगरपालिकेच्या 
सर्व पुर्व प्राथमिक 
शाळा ( बालवाडया ) 
नेहरू रोजगार 
योजना राबविणे, 
महिला व लहान 
मुलांच्या संबंधित 
विकासाची सुवर्ण 
योजना राबविणे व 
तत्संबंधी शासकिय 
योजनेची 
अमलबजावणी करणे 
२ -- जिदद 
शाळेबाबतचे सर्व 
प्रश्न 
३ - भारतीय व 
परदेशी खेळांचा 
प्रसार व प्रचार 
४ - भारतीय व 
परदेशी खेळांच्या 
स्पर्धा आयोजन 
५ - व्यायाम शाळा, 
क्रिडांगणे व 
स्टेडीयम यांची 
देखभाल व 
व्यवस्थापन , 
माध्यमिक व तांत्रिक 
शाळेसंबंधी सर्व प्रश्न 
६ - क्रीडा मंडळे व 
सामाजिक 
सांस्कृतीक संस्था 
क्रीडा स्पर्धाचे 
संयोजन या साठी 
संस्थाना द्यावयाचे 
अनुदानाबाबत स्थायी 
समितीस शिफारस 
करणे 


अ . क्र . 


वैद्यकिय सहाय्यक आणि आरोग्य समिती 
कार्यक्षेत्र . कलम अधिकार किंवा अधिकार प्रदानाच्या 

काम 

मर्यादेसंबंधित शेरे 


ज्या 
विशेष 
समितीला 
अधिकार 
दिलेले 


परभणी शहर महानगर पालिका समा कामकाज नियमावली 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६, शके १९३६ 


१९ 


४५ ( ३) 


आरोग्य प्रमुख समितीच्या कार्यक्षेत्रातील 
/ स्त्री वैद्यकिय - निर्णय महानगरपालिकेच्या 
अधिकारी सर्वसाधारण सभेच्या अधिन 


आहेत ती 
समिती 
वैद्यकिय 
सहाय्यक | महानगरपालिकेचे 
आणि 

बाहय औषधालये, 
आरोग्य रुग्णालये ( 
समिती सांसर्गिक रोगांचे 

रुग्णालय धरुन) 
प्रसुती गृहे 
वैद्यकिय शुः श्रुषा 
गृह आणि ज्या 
वैद्यकीय संस्थाना 
महानगरपालिका 
आर्थीक मदत 
करते त्या सबंधीचे 
सर्व प्रश्न 


पिसाळलेली कुत्री 
चावल्यामुळे 
औषधोपचार 
गरीब माणसाचे 
पालन पोषण 
आणि उपचार या 
करिता खर्च 
करण्यांचा 
अधिकार 


90 


या 


अधिनियमान्वये 
निर्माण झालेल्या 
एखाद्या 
समितीच्या किंवा 
उपसमितीच्या 
वृतातातील 
उतारा 
मागविण्यांचा 
आणि अशा 
समिती किंवा 
उपसमिती संबंधी 
विविरण पत्रक 
हिशोब पत्रक 
किंवा प्रतीवृत 
मागविण्यांचा 
अधिकार 
आयुक्तांनी जेथे 
विशिष्ठ प्रसंगी 
लोक मोठया 


२९४ 


परभणी शहर महानगर पालिका सभा कामकाज नियमापपी 

- १८ 


- २० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर, २०१४ : अग्रहायण ६, शके १९३६ 


भाग १- अअसाधारण 


संख्येत जमतात 
असे कोणतेही 
देऊळ, मठ, 
मशीद, 
थडगे,किंवा 
धार्मिक पुजा 
अर्चेची किंवा 
शिक्षणाची 
कोणतीही जागा 
यांच्या जवळपास 
जत्रा किंवा 
उत्सव 
भरण्यासाठी 
वापरण्यात येत 
असलेल्या 
कोणत्याही जागेत 
स्वच्छता 
राखण्यासाठी 
त्यास योग्य 
वाटेल अशी खास 
व्यवस्था केली 
पाहीजे मग ती 
कायमची असो 
की तात्पुरती 
असो. 
महानगपालिकेने 
आरोग्य रक्षण 
विषयक केलेल्या 
खास व्यवस्थेच्या 
व्ययाप्रित्यर्थ 
द्यावयाची रक्कम 
ठरविण्यांचा 
अधिकार 
प्रेतांची विल्हेवाट 
लावण्याकरिता 
योग्य आणी 
सोयीस्कर अशा 
इतर जागा 
ठरविण्याचा 
आधिकार 
प्रेतांची विल्हेवाट 
लावण्याकरिता 
नविन जागा 
देण्याची किंवा 
अनुज्ञा 
नाकरण्याचा 


२९४( २) 


३२१( १ ) 


पचनी शहर महानगर पालिका सभा कामकाज नियमावली 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६, शके १९३६ 


२१ 


महानगरपालिका 
आयुक्त यांना 
अधिकार देण्यास 
संमती देण्याचा 

अधिकार 
शहर सुधार समिती 
कलम अधिकार किंवा 

काम 


अ . क्र . 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदानाच्या 
मर्यादेसंबंधित शेरे 


ज्या 
विशेष 
समितीला 
अधिकार 
दिलेले 
आहेत ती 
समिती 


शहर 


सुधार 


समिती 


| १ - शहराच्या 

७० । या अधिनियमान्वये | समितीच्या कार्यक्षेत्रातील 
सर्वसाधारण 

निर्माण झालेल्या निर्णय महानगरपालिकेच्या 
सुधारणा संबंधी 

समितीच्या किंवा सर्वसाधारण सभेच्या अधिन 
तसेच निर्देशक 

उपसमितीच्या 
योजना ( मास्टर 

वृतांतातील उतारा 
प्लॅन) नगर रचना 

मागविण्यांचा आणि 
योजना औद्योगीक 

अशा समिती किवा 
वसाहती गृहनिर्माण 

उपसमिती संबंधी 
योजना या संबंधीचे 

विवरण पत्रक 
सर्व प्रश्न 

हिशोब पत्रक 
२-, खुली मैदाने व किंवा प्रतिवृत 
उद्याणे, 

मागविण्याचा 
३ -, पाणी पुरवठा 

अधिकार 
आणि 
जलशाला, अग्निशमन | 
दल, कर्मशाला 
यांत्रिकी 

| ७६ ( १ ) मालमत्ता संपादन 

करण्याचा 

अधिकार 
२७० ( १) महापालिका 

आयुक्त यांनी 
काढलेल्या 
अधिसूचनेला 

( नोटीफिकेशन ) 
बी (१ ) 

| पसंती देण्याचा 
अधिकार 


परभणी शहर महानगर पालिका सभा कामकाज नियमावली 


- २० - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६, शके १९३६ 


भाग १-अअसाधारण 


३२८ 


७९ ( क ) महानगरपालिकेच्या 

मालकीची 
मालमत्ता पटयाने 
देणे विकणे, 
भाडयाने देणे 
किंवा अन्यथा 
अभिहस्तांतरीत 
करणे या करिता 
मंजूरी देणे. 
महापालिका 
कत्तलखाने व पशु 
आवारे ही शहरात 
किंवा राज्य 
शासनाच्या मंजूरीने 
शहराबाहेर ठेवता 

येतील . 
३२९ महापालिका मंडया 

आणि पशुवधगृहे 
इत्यादी बंद 
करण्यांचा 

अधिकार 
३३० (१ ) महानगरपालिकेच्या 

मंडयात विक्री 
करण्यात येणा- या 
मालाची ( बाहेर 
विक्री बंद 
करण्यास मान्यता 
देण्याचा अधिकार 
महानगरपालिका 
सिमांमध्ये फेरफार 
कोणत्याही 
व्यक्तीच्या 
भोगवटयात 
असलेल्या 
महानगरपालिकेच्या 
कोणत्याही जागा 
सार्वजनिक 
हिताच्या द्यष्टीने 
आवश्यक 
असल्याचे 
निश्चितीकरण 
करण्याचा 
अधिकार 


३( ३ ) 


परभणी शाहाचा महानगर पालिका सना कामकाज नियमावली 

- २१ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर, २०१४ : अग्रहायण ६ , शके १९३६ 


२०९ | जमीन व तिच्या 

वरिल इमारती 
संपादन करण्यास 

मान्यता देणे 
२४९ | सार्वजनिक 
| ( 9)( क ) | रस्त्यावी 

दिवाबत्तीची 
व्यवस्था करण्याची 

साधने ठरविणे 
२७० सुधारणा योजनेत 

समाविष्ठ 
असलेल्या क्षेत्रांचा 
हदीच्या आतील 
किंवा बाहेरील 
क्षेत्राचे भुमापन 
करवून घेण्याची 
व्यवस्था करणेस 
मान्यता देण्याचा 

अधिकार 
८९ (२ ) शहरास खाजगी व 

सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी 
योग्य व पुरेशी 
पाणी पुरवठ्याची 
तरतूद 
करण्यासाठी 
करावयाच्या 
गोष्टीस मान्यता 

देणे 
१९४( १) | महानगरपालिका 

जलव्यवस्था 
केंद्राशी संबंधी 
क्षमतेच्या कामांना 

परवानगी देणे 
१९६( २) | शहरात 

रहिवाशांना मोफ़त 
वापरण्यासाठी 
पाणी पुरवठा 
करण्याकरिता 
अन्य कामे 
बांधण्यास 
आयुक्तांना 

प्राधिकृत करणे 
१८९ जलशाला इ. 

बांधण्याला समंती 
देण्याचा अधिकार 


- 


परमणी शहर महानगर पालिका सभा कामकाज नियमावली 

- २२ : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६, शके १९३६ 


भाग १- अ असाधारण 


शहराच्या 
सिमेबाहेरील 
प्राधिकारी अथवा 
व्यक्ती यांनी काही 
अटीवर पाणी 
पुरवठा करण्याचा 
अधिकार 


गालिच्छ वस्ती निर्मुलन घर बांधणी व समाज कल्याण समिती 


अ. क्र . 


ज्या विशेष कार्यक्षेत्र कलम अधिकार किंवा काम अधिकार प्रदानाच्या 
समितीला 

मर्यादेसंबंधित शेरे 
अधिकार 
दिलेले 
आहेत ती 
समिती 
गलिच्छ गलिच्छ प्रकरण झोपडपटटी सुधार, समितीच्या कार्यक्षेत्रातील 
वस्ती वस्ती 

गृहनिर्माण आणि निर्णय महानगरपालिकेच्या 
निर्मुलन घर निर्मुलन घर | कलम समाज कल्याण सर्वसाधारण सभेच्या अधिन 
बांधणी व बांधणी व ३० संबंधीचे सर्व प्रश्न या 
समाज समाज 

विभागाचे सर्व प्रकारचे 
कल्याण कल्याण 

कामकाज 
समिती समितीचे 

सर्व प्रश्न 


स्थापत्य समिती 
कलम अधिकार किंवा काम 


अ. क्र . 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदानाच्या 
| मर्यादेसंबंधित शेरे 


| ज्या 
विशेष 
समितीला 
अधिकार 
दिलेले 
आहेत ती 
समिती 
स्थापत्य 
समिती 


समितीच्या कार्यक्षेत्रातील 
निर्णय महानगरपालिकेच्या 
सर्वसाधारण सभेच्या अधिन 


१ - नगर 
स्थापत्य 
प्रमुख यांचा 
विभाग व 
तत्संबंधी सर्व 
प्रश्न 
२ - मार्ग, 
भवने , . 
स्थापत्याची 
शाखा आणि 
स्थापत्य - 
विभागातील 


परभणीकार महानगर पालिका सभा कामकाज नियमावली 

- २३ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६ , शके १९३६ 


२५ 


इतर कामे 
३- सार्वजनिक 
सुरक्षीतता 
आणि 
सुखसोई 
संबंधी इतर 
प्रश्न 
४ - भुमि अणि 
जिंदगी 
विभाग व 
तत्संबंधी सर्व 
प्रश्न 
५ - कामांची 
तपासणी 
आणि 
आवश्यक्ता 
वाटेल 
त्यावेळी 
महापालिका 
आयुक्त यांचे 


कडुन 


निवेदने 
मागविणे 


१५४ (१ ) महानगरपालिकेने 

गटारे व जलनिस्सारण 
अथवा मलप्रवहाची 
विल्हेवाट करण्याची 
साधने व कामे वैगेरे 
ताब्यात घ्यावी या 
करिता महापालिका 
आयुक्त यांना संमती 

देण्याचा अधिकार 
१७६ ( ए) 

| जलनिसारक व मैला 
संकेत वाहतूकीची गटारे 

सोडण्याची जागा 

ठरविण्याचा अधिकार 
२०३( २ ) आक्षेप मागविण्यात 

आल्यानंतर ते विचारात 
घेवून एखादा संपूर्ण 
सार्वजनिक पथ अथवा 
त्यांचा भाग कायमचा 
बंद करण्याचा 

अधिकार 
२०५ नविन पथ आखणे 

आणि तयार करणे 
आणि त्यांच्या 


परभणी शहर महानगर पालिका समा कामकाज नियमावली 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६, शके १९३६ 


भाग १ - अ असाधारण 


व्ययासंबंधी करार 
करणे या बाबत 
महापालिका आयुक्त 
यांना अनुज्ञा देण्याचा 

अधिकार 
| २०६ ( १ ) 

| निरनिराळया वर्गाच्या 
सार्वजनिक रस्त्याची 
किमान रुंदी 

ठरविण्याचा अधिकार 
२०१७ भुयारी मार्ग किंवा पुल 

वैगेरे ताब्यात घेण्याचा 
बांधण्याचा किंवा त्यात 
कांही फेरबदी 
करण्याचा महापालिका 
आयुक्त यांना अनुज्ञा 

देण्याचा अधिकार . 
२०८( १) काही विशिष्ट 

प्रकारच्या रहदारी 
करिता सार्वजनिक 
पथांच्या वापराला बंदी 
करण्याकरिता मान्यता 

देण्याचा अधिकार 
२०९( १ ) / पथाच्या प्रमाणित 

रेषेच्या बाहेरील जागा 
संपादन करण्यास 
मान्यता देण्याचा 

अधिकार 
२४९( १) सार्वजनिक पथ 

प्रकाशीत करण्याची 
साधने ठरविण्याचा 
अधिकार 


विधी समिती 
अधिकार किंवा काम 


| अ. क्र . 


| कार्यक्षेत्र 


कलम 


अधिकार प्रदानाच्या 
मर्यादेसंबंधित शेरे 


ज्या 
विशेष 
समितीला 
अधिकार 
दिलेले 
आहेत ती 
समिती 
विधी 
समिती 


३२ 


महानगरपालि 


अन्य स्थानिक 
प्राधिकरणाबरोबर 
संयूक्त व्यवहार 
करणेचा अधिकार 


समितीच्या कार्यक्षेत्रातील 
निर्णय महानगरपालिकेच्या 
सर्वसाधारण सभेच्या अधिन 


केच्या 


कारभार 
सबंधी, 


पनमाणी शादर महानगर पालिका सना कामकाज नियमावली 


- २५ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६, शके १९३६ 


२७ 


महानगरपालि 
का 
अधिनियम 
आणि इतर 
अधिनियम 
पोट नियम , 
विनीयम 
नियम 
यांतील 
तरतुदीच्या 
अर्थ लावण्या 
बाबत आणि 
त्या मधील 
सुधारण 
बाबत 
उपस्थित 
होणारे प्रश्न 


निवडणूक 
विषयक प्रश्न 
३- आयात 
कर विभाग 
४ - गणना 
विभाग ५ 
अनु 
ज्ञापत्र 
( परवाना) 
विभाग ६ 
दुस - या 
विशेष 
समितयांच्या 
कक्षेत न 
येणारे इतर 
सर्व सर्णि 
प्रश्न 


३७( २) 


| कोणत्याही स्थानिक 
चौकशीच्या प्रयोजनार्थ 
किंवा स्थानिक 
महत्वाच्या किंवा 
हिताचा कोणताही 
उद्येश साध्य 
करण्यासाठी रचना 
केलेल्या कोणत्याही 
समितीने आयुक्त 
यांनी काम करण्यास 
मंजूरी देणेचा 


परभणी महल महानगर पालिका समा कामकाज नियमावली 


२८ , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६. शके १९३६ 


भाग १- अ असाधारण 


अधिकार 
४५( १)(२ ) शहर अभियंता, 

वैद्यकिय आरोग्य 
अधिकारी, 
नगरपालिका मुख्य 
लेखा परिक्षक, . 
नगरपालिका सचिव , 
नगरपालिका 
उपआयुक्त , 
नगरपालिका सहाय्यक 
आयुक्त यांच्या 
नेमणूका करण्याचा 

अधिकार 
५१( ४ ) भत्ते वगळूण किमाण 

मासिक वेतन शंभर 
रुपये त्याहून अधिक 
असलेले नविन कायम 

पद निर्माण अधिकार 
५८ ( १)( ब कलम ४५ अन्वये 

नेमणेत आलेल्या 
अधिका - याच्या एक 
महिण्यापासुन अधिक 
कालावधीच्या 
अनुपस्थित रजेच्या 
कालावधीत हंगामी 
नेमणूका करणे 
महानगरपालिकेस 
स्वेच्छा निर्णयानुसार 
तरतूद करता येण्या 
सारख्या बाबी बाबत 
तरतूद करण्याच्या 

अधिकार 
६६( अ) 

कर्तव्य , काम , योजना 
अमलबजावणी तडीस 
नेणे संबंधिचा 

अधिकार 
1८०( २) मालमत्ते संबंधी 

महानगरपालिकेने 
किंवा 
महापालिकेविरुध्द 
केलेल्या दाव्या बाबत 
जिल्हाधिका - याने 
दिलेल्या आदेशा 
विरुध्द दिवाणी 
न्यायालयात दावा 
दाखल करण्याचा 


परमणी शहर महानगर पालिया सभा कामयाज नियमामली 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६ . शके १९३६ 


12 


अधिकार 
१८८( २) कामाचा खर्च 

नगरपालिका निधीतुन 

करणेस मंजूरी देणे 
२०३ पाच हजाराहून अधिक 

खर्चाचे काम 
करण्याचा प्राधिकार 

आयुक्त यांना देणे 
२७० ( 9) ( अधिसूचनेला मान्यता 

देण्याचा अधिकार 
| २९४( २) खास व्यवस्थेच्या खर्चा 

बददल घ्यावयाची 

रक्कम ठरविणे 
३८६( २) लायसन्ससाठी किंवा 

लेखी परवानगी 
देण्यासफिचे दर 

ठरविण्याचा अधिकार 
४२२( १ ) दंडाधिका - याची पदे 

निर्माण करण्यास 
संमती देण्याचा 
अधिकार 
अनुसूचित जादा 
नियम दाखल 
करण्याचा 
अनुसुचितील नियमात 
सुधारणा करण्याचा 
फेर फार करण्याचा 
किंवा त्यांचे विलोपन 

करण्याचा अधिकार 
४५५( ३ ) नियमांच्या अधिक 

प्रसिध्दी करण्याची 
रित करण्याचा 

अधिकार 
४५८ उपविधी करण्याचा 

अधिकार 
४८१(१ ) वाद दाखल करणे 
परंतुक किंवा चालविणे हे 

ठरविण्याचा अधिकार 
( प्रत्याजीत केलेले 
अधिकार व कर्तव्य या 
बाबतीत विधी 
समितीने घेतलेला 
निर्णय अंतीम असणार 
नाही 
आपली मालमत्ता 
हस्तांतरीत केलेली 


परमणी पाहर महानगर पालियन जना मानकाज नियमावली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ नोव्हेंबर , २०१४ : अग्रहायण ६ , शके १९३६ 


भाग १ - अ असाधारण 


१३३( २ ) 


आहे. अशा 
मालकाविरुध्द अथवा 
ज्याच्याकडे ती 
हस्तांतरीत झाली आहे 
अशा विरुध्द कराराची 
कार्यवाही करण्याचा 
अधिकार 
सरकारी मालमत्तेचे 
मुल्यमापन करण्याकरिता 
( महाराष्ट्र शासनाने 
केलेल्या नियुक्ती बददल 
आपले सहम व्यक्त 

करण्याचा अधिकार 
| महानगरपालिकेने 
दिलेल्या निवासी 
स्थापनात अधिकारी व 
कर्मचारी यांनी 
राहण्याबाबत अटी व 
शर्ती सुचविण्याचा 
अधिकार 
एखादा विशिष्ट दावा 
दाखल करणे आणि 
चालविणे किंवा कसे हे 
ठरविण्याचा अधिकार 


६०( १) ( ए) 


४८१ ( १) 


प्रारुप प्रसिध्द दिनांक 20 /११/ २०१४ 
स्थळ 

__ परभणी 


आयुक्त 
परभणी शहर महानगरपालिका 


- 29 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद येथे मुद्रित करून प्रकाशित केले. 


महाराष्ट्र शासनाच्याजापानमा 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र .४७] 


शुक्रवार , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ : अग्रहायण ७ , शके १९३६ [किंमत ५. ०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी हिंगोली यांजकडून 

अधिसूचना 
जा .क्र . २०१४/ पं. स . पो. नि ./ सा . प्र./ कावी / :- हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत पंचायत समिती निर्वाचक गण क्र . ७८ सुकळी ता . वसमत पोट 
निवडणूक २०१४ ची घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी मला प्राधिकृत केल्यावरुन तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 
व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ९. पोट कलम २ तसेच कलम ५७ पोट कलम ( ३) खंड ( अ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , आर . एल . गगराणी, ( प्रभारी ) जिल्हाधिकारी हिंगोली या अधिसुचनेद्वारे हिंगोली जिल्हयातील उपरोक्त 
निर्वाचक गणा करीता माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये घेण्यात आलेल्या पोट निवडणूकीत निवडून आलेल्या खालील परिशिष्टात नमुम केलेले उमेदवार व 
त्यांच्या संबधिताचा तपशील महाराष्ट्र जिल्हा परिषद निवडणूक नियम १९६२ चे नियम ६० ( १) मधील तरतुदी नुसार जाहिर करीत आहे . 

वसमत पंचायत समितीनिर्वाचक गण क्र . ७८ सुकळी ता . वसमत पोट निवडणूक माहे नोव्हेंबर , २०१४ मध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची 
माहिती. 

परिशिष्ट 


अ... निवडून आलेल्या उमेदवाराचेनांव 


कायमचा पत्ता 


ज्या निर्वाचक गणातून निवडून आले 
आहेत त्या निर्वाचक गणाचा क्र . व नाव 


द्र 


इंगोले कोंडबा कुंडलीक 


क्रमांक ७८., सुकळी 


मु. राजवाडी , पो . सिरळी 
ता . वसमत , जि . हिंगोली. 


( आर . एल . गगराणी) 
जिल्हाधिकारी , हिंगोली . 


औ . भाग १ अ ( असा ) 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , आरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करून प्रकाशित केले. 


